RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग 


चार - ब 


वर्ष ४ , अंक २]] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६३,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जानेवारी २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी २०१७/ ( प्र.क्र .७७३) /उ-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा तीन ) चे कलम १ पोट 
कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेखलेल्या मौजे भादे, तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल ती दिनांक ११ जानेवारी २०१८ म्हणून नियुक्त करीत आहे व 
उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३ आणि उप विभागीय 
अधिकारी , वाई विभाग , वाई, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे चतुःसीमा आहेत. 

अनुसूची 
गावाचे नाव मौजे भादे, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . नं . 


ग . नं . 


क्षेत्र ( हे. आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१२७३ 


५६.० ९ ०० 


२ 


१३१८ 


१०.४५०० 


३ 


१३४२ 


०.२१०० 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


अनुसूची- चालू 


अ . नं . 


ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


४ 


१३४३ 


०.४३०० 


५ 


१३४४ 


०.७४०० 


६ 


१३४५ 
१३४६ 


०.३ ९ ०० 
०.६ ९ ०० 


७ 


८ 


१३४७ 


३.८६०० 
२.९ ६०० 


९ 


१३४८ 


१० 


१३४ ९ 


३.७१०० 


११ 


१३६१/१ 
१३६२/१ 


२३.५७०० 
१६.४ ९ ०० 


१२ 


१३ 


१३६३ 


२.६३०० 


१४ 


१३६४/१ 


०.८३०० 


१५ 


१३६४/२ 


१.६४०० 
१.३४०० 


१३६५ 


१७ 


१३६६ 


१.८४०० 


१८ 


१३६७ 


२.१५०० 
०.१ ९ ०० 


१ ९ 


१३६ ९ 


२० 


१३७० 


०.१८०० 


२१ 


१३७१ 


०.१५०० 


२२ 


१३७२ 


०.२००० 


२३ 


१३७३ 


०.२ ९ ०० 


२४ 


१३७४ 


०.३५०० 


२५ 


१३७५ 
१३७६ 


१.०६०० 
०.२७०० 


२६ 


२७ 


०.२६०० 


१३७७ 
१३७८ 


२८ 


०.२४०० 


२ ९ 


१३७ ९ 


०.२४०० 


३० 


१३८० 


०.५७०० 


३१ 


१३८१ 


०.६७०० 


३२ 


१३८२ 


१.१ ९ ०० 


३३ 


१३८३ 


१.१००० 
०.३८०० 


३४ 


१३८४ 


३५ 


१३८५ 


०.६३०० 


३६ 


०.७२०० 


१३८६ 
१३८७ 


३७ 


१.३१०० 


३८ 


१३८८ 


१.७४०० 


३ ९ 


१३८ ९ 


२.१२०० 


४० 


१३ ९ ० 


०.८००० 


४१ 


१३ ९ १ 


०.७४०० 


४२ 


०.८१०० 


१३ ९ २ 
१३ ९ ३ 


४३ 


१.७१०० 


४४ 


१३ ९ ४ 


०.५५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


अनुसूची- समाप्त 


अ . नं . 


ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


( २ ) 


४५ 


१३ ९ ५ 


२.०१०० 


४६ 


१३ ९ ६ 


०.७३०० 


४७ 


१३ ९ ७ 


०.७५०० 


४८ 


१३ ९ ८ 


१.३२०० 


४ ९ 


०.५७०० 


१३९९ 
१४०० 


५० 


०.२ ९ ०० 


५१ 


१४०१ 


०.४५०० 


५२ 


१४०२ 


०.१२०० 


५३ 


१४०३ 


०.२७०० 


१४०४ 


०.२५०० 


५५ 


०.१५० 


१४०५ 
१४०६ 


५६ 


०.२२० 


५७ 


१४०७ 


०.१८० 


५८ 


१४०८ 


०.२३० 


०.५ ९ ० 


१४० ९ 
१४१० 


६० 


२.१ ९ ० 


६१ 


०.६६० 


१४११ 
१४१२ 


६२ 


०.५४० 


१४१३ 


६३ 
६४ 


०.४६० 
०.२६० 


१४१४ 


६५ 


१४१५ 


०.३०० 


६६ 


१४१६ 


०.३३० 


६७ 


१४१७ 


०.२२० 


६८ 


१.१६० 


१४१८ 
१४१ ९ पैकी 


६ ९ 


१ ९ .०२० 


७० 


४.८४० 


१४२१ 
१४२२ 


७१ 


७.०७० 


एकूण 


१ ९ ३.६७०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस 


: ओढा 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 


. 


: भादे ग . नं. १४२४, १४२३, १४२० , १४१९ पैकी, १३५१, १३५२, १३५ ९ व १३६० . 
भादे ग. नं. ११७२ , १३०० ते १३१०, १२५२, १२७४, १३३४ , १३३६, १३३५ , ओढा १३४०, १३२५, १३६२ पै., १३६८ 

व मौजे वाठार बुद्रुकची शीव. 
: भादे ग . नं . १२६५ ते १२७२, धनगरवाडीची शीव , १५१६, १५१४ , १५१३, १५११, १५१० , १५०६, १५०५ , १५०४ , 

१४६ ९, १४६२, १३६१ पैकी , १४४४ , १४२९ , १४२८ व १४२७. 


पश्चिमेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिलकुमार रा. उगले, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग चार - ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 10th January 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC 2017/ ( C.R.773 )/Ind 14.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962), the Government 
of Maharashtra hereby appoints 11th January 2018 to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Bhade in Taluka Khandala 
of District Satara mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be 
an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act. 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East), Mumbai 
400 093 and the Sub -Divisional Officer Wai, Division Wai ,District Satara and is bounded by the 
area as indicated in the said schedule . 

Schedule 
Name of Village Bhade , Taluka Khandala , District Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area H.R 

( 3 ) 


1 


1273 


2 


56.0900 
10.4500 
0.2100 
0.4300 


1318 
1342 
1343 


3 


4 


5 


1344 


0.7400 
0.3900 


6 


1345 


7 


8 
9 
10 
11 


1346 
1347 
1348 
1349 
1361/1 


0.6900 
3.8600 
2.9600 
3.7100 
23.5700 


12 


1362/1 


13 


16.4900 
2.6300 
0.8300 
1.6400 


1363 
1364/1 
1364/2 


14 


15 


1365 


16 
17 


1366 
1367 


18 


19 


1369 


20 


1370 


21 
22 
23 


1371 
1372 
1373 


1.3400 
1.8400 
2.1500 
0.1900 
0.1800 
0.1500 
0.2000 
0.2900 
0.3500 
1.0600 
0.2700 
0.2600 
0.2400 


24 


1374 
1375 


25 


26 


1376 


27 


1377 


28 


1378 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area H.R 

( 3 ) 


29 


0.2400 


1379 
1380 


30 


31 


1381 


0.5700 
0.6700 
1.1900 
1.1000 


32 


1382 


33 


1383 


34 


1384 


35 


1385 


36 
37 
38 


1386 
1387 


1388 


39 


1389 


40 


1390 


0.3800 
0.6300 
0.7200 
1.3100 
1.7400 
2.1200 
0.8000 
0.7400 
0.8100 
1.7100 
0.5500 
2.0100 
0.7300 


41 


1391 


42 


1392 


43 
44 


1393 
1394 


1395 


45 
46 


1396 


47 


1397 


0.7500 


48 
49 


1398 
1399 


50 


51 
52 


1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 


53 


54 


55 


56 


1406 
1407 


57 


58 


1408 


59 


1409 


60 


1410 
1411 


1.3200 
0.5700 
0.2900 
0.4500 
0.1200 
0.2700 
0.2500 
0.150 
0.220 
0.180 
0.230 
0.590 
2.190 
0.660 
0.540 
0.460 
0.260 
0.300 
0.330 
0.220 
1.160 
19.020 
4.840 

7.070 
193.6700 


61 


62 


1412 


63 


64 


1413 
1414 
1415 
1416 


65 


66 


67 


1417 


68 
69 


1418 
1419 Pt . 


70 


1421 


71 


1422 


Total 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


Boundaries : 

On the North by : 
On the South by : 
On the East by : 


Odha 
Village Bhade G.No- 1424 , 1423 , 1420 , 1419pt ., 1351,1352 , 1359 and 1360. 
Village Bhade G.No- 1172 , 1300 to 1310 , 1252 , 1274 , 1334 , 1336 , 1335 , 
Odha, 1340, 1325 , 1362pt., 1368 and Village Boundary of Wathar 
Bhudruk . 
Village Bhade G.No- 1265 to 1272 , Village Boundary of Dhangarwadi, 
Bhade G.No - 1516 , 1514 , 1513 , 1511, 1510 , 1506 , 1505 , 1504 , 1469, 1462, 
1361pt ., 1444 , 1429, 1428 and 1427. 


On the West by : 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२६० 


शनिवार , ऑक्टोबर ३१, २०१५ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३७ 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Mantralaya Annexe, Mumbai 400 032 , dated 29th October 2015 


NOTIFICATION 


No. RAJAS. 2015 /CR . 413/5 -C. - In exercise of the powers conferred by section 149 of the 
Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961) read with rule 3 ofMaharashtra 
Judicial Officers of Co -operative Courts and Co -operative Appellate Court (Recruitment) Rules , 
1998 , the Government of Maharashtra is hereby pleased to appoint Shri Arun Digamberrao 
Upadhye , Principal District and Sessions Judge, Sangli as President, Maharashtra State 
Co- operative Appellate Court, Mumbai until further orders . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. K. SHARMA , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६१ 


सोमवार , नोव्हेंबर २, २०१५ / कार्तिक ११, शके १९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ 


अधिसूचना 


•. 


. 


. 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ . 

क्रमांक भूसंपा . २०१४ / प्र.क्र .८८ / झोपनि-२. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन (यात या 
पुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) संपादित करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि.व पु. ) अधिनियम, १९ ७१ (१९ ७१ चा महा. २८ ) च्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या 
परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई यांनी बजावलेल्या 
त्याच्या क्र . झोपुप्रा /उजि / एल.ए./ माँ विंध्यवासिनी/ सुनावणी/ २०१३/ १००२, दिनांक २४ जुलै २०१३ च्या नोटिशीद्वारे तसेच “ नवाकाळ ” या मराठी 
वृत्तपत्रात आणि “ दी फ्री प्रेस जर्नल ” या वृत्तपत्रात दिनांक २० जून २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ 
अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल, अशा ठिकाणी चिकटवून, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त 
जमिनीचे मालक आहेत, वा हितसंबंधीय आहेत, अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून १५ दिवसांच्या कालावधीत , उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी संबंधित झोपडीधारक संस्था तसेच जमिनीचे मालक व 
हितसंबंधीय यांची घेतलेल्या सुनावणीत , संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त 
जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत उक्त अनुसूचीमध्ये 
नमूद केलेली जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक २१ मे २०१४ 
रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे ( पू.), मुंबई यांनी सादर केलेले 
अभिवेदन, राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास 
करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित 
करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


९ 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


नगर 


जमीन मालकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


संपादित 
करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 

क्षेत्र 
( चौ.मी. मध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


कुर्ला 


कुर्ला 


८३९ ( पै ) 


मुंबई उपनगर 
जिल्हा 


६८८.५ 


जमीन मालक 
कुर्ला इस्टेट ट्रस्टीज 


भाग-२ 


सीमा 


पूर्व : पाईपलाईन रोड 
पश्चिम : सी.टी.एस.नं. ८३८ 


उत्तर 

: सी.टी.एस.नं. ८३२ 
दक्षिण : सी.टी.एस.नं. ८४० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बळीराम पवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 31st October 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT, 1971. 


No. Bhusampa . 2014 /C.R.88 / Zopani- 2. — Whereas, on a representation from the Chief 
Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the Slum Rehabilitation Authority to impelement the Sulm 
Rehabilitation Scheme in the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said Schedule" ), it is necessary that the land specified in 
the said Schedule (hereinafter referred to as “ the said land”) should be acquired ; 

And Whereas, as required by the first proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with paragraph ( A ) of sub -clause ( i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII 
of 1971) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai has by his notice No. SRA /Dy.Coll./L.A./Maa Vindhyavasini/C.R . No. 
69/Hearing/2013 /1002 , dated the 24th July 2013, and also by notice in the daily Marathi newspaper 
“ Navakal” dated the 20th June 2013 and daily English newspaper “ The Free Press Journal” dated 
the 20th June 2013 and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the 
said land , as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons mentioned in 
column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said land or other persons interested 
therein , to show cause , within a period of fifteen days from the receipt of the aforesaid notice or 
fifteen days from the date of its publication in the newspapers, as to why the proposal to acquire 
the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected 
slum dwllers should not be sent to the State Government for approval; 


And Whereas , the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands , pleading 
on behalf of the proposed Co - operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as to the 
rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of the 
protected slum dwellers , by his representation dated , the 21st May 2014 , submitted the report 
for the acquisition of the said land ; 


And Whereas, as required by the first proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I - A of the said Act, 
on the representation from the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority, Bandra, 
Mumbai, and after considering his report and the objections received in this behalf for the 
acquisition of the said land , it appears to the State Government that in order to enable the Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule, the said land should be acquired . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice, that it has decided to acquire the said land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Approximate 


Name of the owner of the land 

decided to be acquired 


area of the 


land decided 


to be 


acquired 
( In Sq . mtrs .) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Mumbai 


Kurla 


Kurla 


839 


688.5 


Property Owner 
Kurla Estate Trusties 


Suburban 


Part - 2 


(pt) 


District . 


Boundaries. 
On the East by 

: Pipeline road 
On the West by : C.T.S. No. 838 
On the North by : C.T.S. No. 832 
On the South by : C.T.S. No. 840. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B.G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२६२ 


नोव्हेंबर ५, २०१५ / कार्तिक १४ , शके १ ९३७ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ . 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र. क्र . ८१/ कराधान-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व 
प्रसिध्दी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप -कलम ( ४) च्या परंतुकासह , उप -कलमे (१ ) आणि (२ ) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा 
करीत आहे , म्हणजेच : 

१ . ( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( २ री सुधारणा) नियम , असे संबोधण्यात यावे. 
( २ ) या नियमांमध्ये अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त, हे नियम दिनांक १ डिसेंबर , २०१५ पासून अंमलात आले असे समजण्यात यावे. 
२ . मुख्य नियमांतील नियम ८८ च्या उप-नियम (१ ) ऐवजी खालील उप -नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

( १ ) कलम ३० च्या उप -कलम (१ ), ( २ ) आणि ( ३ ) च्या प्रयोजनार्थ व्याजाचे दर खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
असतील : 


. 


. 


तक्ता 


व्याजाचा दर 


अनु 
क्रमांक 


व्याज लागू असणारा 

कालावधी 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


एक महिन्यापर्यंत 
तीन महिन्यांपर्यंत 


२ 


अशा कराच्या रकमेवर त्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का 
अशा कराच्या रकमेवर विलंब झालेल्या पहिल्या महिन्यासाठीकिंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का 

आणि अशा कराच्या रकमेवर त्यापुढील एक महिन्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतच्या विलंब झालेल्या 
प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का . 
अशा कराच्या रकमेवर पहिल्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का आणि अशा 
कराच्या रकमेवर त्यापुढील एक महिन्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत प्रत्येक महिन्यासाठी 
किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का आणि अशा कराच्या रकमेवर तीन महिन्यांच्या पुढील 
कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दोन टक्के . " 


३ 


तीन महिन्यांपेक्षा जास्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


m 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 5th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 


No. VAT. 1515 /CR -81/ Taxation - 1. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) read with the 
proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra , hereby , makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely 

1. ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Second Amendment) 
Rules , 2005 . 

( 2 ) These shall come into force with effect from the 1st December , 2015 . 

2. In rule 88 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , for the sub - rule ( 1) the 
following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ ( 1) The rates of interest for the purposes of sub - sections ( 1), ( 2 ) and ( 3 ) of section 30 
shall be as specified in the table below : 

TABLE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Period , liable for interest 

( 2 ) 


Rate of interest 

( 3 ) 


1 


Upto one month 


2 


Upto three months 


One and a quarter per cent of the amount of such 
tax , for the month or for part thereof. 
One and a quarter per cent of the amount of such tax , 
for the month or for part thereof for the first month 
of delay and one and a half percent of the amount of 
such tax , for each month or for part thereof for delay 
beyond one month up to three months. 
One and a quarter per cent of the amount of such 
tax , for each month or for part thereof for the first 
month of delay, one and a half per cent of the 
amount of such tax , for each month or for part 
thereof for delay beyond one month upto three 
months and two per cent of the amount of such 
tax , for each month or for part thereof for the 
period delay beyond three months.” 


3 


More than three months 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६३ 


शनिवार , नोव्हेंबर ७, २०१५ / कार्तिक १६ , शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, ( १ ९ ५८ चा ६० ). 

क्रमांक मुद्रांक / २०१५ / ४५७/ अनौ . सं . क्र . ०९ / प्र. क्र . ११२ / म- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग शासन 
निर्णय क्र . आयटीपी २०१३ /(प्र.क्र . २६५ )/ उद्योग -२, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये, महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा धोरण , २०१५ जाहीर केले आहे. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र मुंद्राक अधिनियम, (१९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या 
खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत 
असल्याने खालील अनुसूचीतील रकाना (२) मध्ये नमूद केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत घटकांच्या, अनुसूचीतील रकाना 

नमूद केलेल्या पहिल्या संलेखांवर अनुसूचीतील रकाना (३ ) मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क 
दिनांक १ जुलै २०१५ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३० जून २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी दोन्ही दिवस धरून खालील शर्तीवर सवलत / 
माफी देत आहे . 


( ४ ) मध्ये 


शर्ती 


(१) ज्या कामासाठी मुद्रांक शुल्कातून माफी / सवलत देण्यात आली आहे ती कामे सुरू करण्यात कसूर करणारेकिंवा “महाराष्ट्राचे माहिती 
तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण , २०१५ ” मधील कोणत्याही शर्तीचा भंग करणाऱ्या घटकांस जणू काही सुरूवातीपासूनच माफी 
देण्यात आली नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यास पात्र राहील . 

२ ) या धोरणा अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्यापूर्वी शासनाच्या इतर कोणत्याही धोरण / योजनांतर्गत संबंधित उद्योग 
घटकांना मुद्रांक शुल्कातून माफी घेतल्याची पडताळणी करणे गरजेचे असल्याने, उद्योग विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून माफीबाबत नाहरकत 
प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. 

स्पष्टीकरण.- या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ, 

( अ) महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, २०१५ म्हणजे शासनाने , शासन निर्णय , उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्र . आयटीपी .२०१३/( प्र. क्र . २६५ )/ उद्योग २, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये, जाहीर केलेले “महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान 
व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण , २०१५ ”. 

( ब) माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक म्हणजे याकरिता निर्देशित केलेल्या किंवा या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत केलेल्या 
इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेला घटक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


( क) अनुसूची तीन रकाना (२) मध्ये नमूद केलेला घटकाचा प्रकार याचा अर्थ “ महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभूत सेवा धोरण , २०१५ ” अंतर्गत मोडणारा घटक. 

अनुसूची 


- 


अ . क्र . 


प्रकल्प / उद्योग / युनिट 
प्रकार आणि क्षेत्र 

( २ ) 


अनुज्ञेय 
सवलत 
( ३ ) 


संलेखाचे प्रकार व अधिनियमातील 
अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


१०० % 


राज्यातील सी , डी , डी + , नाउद्योग जिल्हे आणि 
नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक. 


" 


तारणगहाण , हडप , तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
( अनु. ६ ), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु. २५ ) , 
गहाण मालमत्तेवरील अधिक प्रभार ( अनु .३३ ) , 
भाडेपट्टा ( अनु. ३६ ), गहाणखत ( अनु . ४० ) , 

आणि प्रतिभूती बंधपत्र ( अनु . ५४ ). 
तारणगहाण , हडप, तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
( अनु . ६), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु. २५ ) 
आणि भाडेपट्टा ( अनु . ३६) . 


२ 


१०० % 


my 


७५० 


तारणगहाण, हडप , तारण , 

हक्कलेख निक्षेप , 
विलेख ( अनु. ६ ), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु. 
२५ ) आणि भाडेपट्टा ( अनु . ३६ ) आणि 
अभिस्तांकित भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण ( अनु . 
६० ) . 


. 


अ व ब प्रवर्ग क्षेत्रामधील सार्वजनिक माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यानातील , नवीन माहिती तंत्रज्ञान व 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक , किंवा 
विद्यमान घटकांचेविस्तारीकरण यासाठी 

अ व ब प्रवर्गक्षेत्रामधील खाजगी माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यानातील , नवीन व विद्यमान घटकांचे 
विस्तारीत माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभूत सेवा घटक ( माहिती तंत्रज्ञान 
हार्डवेअर व दूरसंचार हार्डवेअर उत्पादन 
घटकांसह ) सेझमधील खाजगी माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यान , माहिती तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक 
क्षेत्रातील घटक. 
अ व ब प्रवर्गक्षेत्रामधील विशेष आर्थिक 
क्षेत्रातील माहिती तंत्रवान उद्यानातील आणि 
माहिती तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्रातील 
नवीन व विद्यमान घटकांचे विस्तारित 
माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा घटक ( माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर व 
दूरसंचार हार्डवेअर उत्पादन घटकांसह ) आणि 
अ आणि ब प्रवर्गामधील एसटीपीआयने मान्यता 
दिलेले नोंदणीकृत माहिती तंत्रज्ञान घटक . 
माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 


१०० % 


तारणगहाण , हडप , तारण , हक्कलेख निक्षेप, 
विलेख ( अनु . ६), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु. 
२५ ) व भाडेपट्टा ( अनु . ३६ ) आणि 
अभिस्तांकित भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण ( अनु . 
६० ) . 


५ 


७५ % 


सेवा घटक . 


संमती व परवानगी करारनामे ( अनुज्ञा ) ( अनु . 
३६ अ ), अभिहस्तांकित भाडेपट्ट्यांचे 
हस्तांतरण ( अनु . ६० ). 
विलीनिकरण /विभक्त किंवा फेररचना [ अनु . 
२५ ( घक )] . 


६ 


७५ % 


राज्यातील नोंदणीकृत माहिती तंत्रज्ञान / 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 31st October 2015 


Order 


MAHARASHTRA STAMP Act (LX OF 1958 ). 


No. Mudrank - 2015 /457/UOR . No.09/CR - 112 / M - 1.— Whereas Government of Maharashtra , 


Industries Energy and Labour Department vide Government Resolution , No.ITP - 2013 /(CR - 265 /IND 
2 , dated the 25th August 2015 declared the IT /ITES Policy 2015 , Now therefore in exercise of the 
powers conferred by clause (a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ), (hereinafter 
referred to as the said act ) the Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do 
so in the public interest hereby reduces or remits the stamp duty , chargeable on the first instrument 
mentioned in column (4 ) of the schedule appended in respect of the types of Information Technology 
Units (IT Units ) of Information Technology Enabled Services Units (ITES Units ) specified in column 
( 2 ) thereof to the extent specified in column ( 3 ) against them , for the period starting from the 1st July 
2015 and ending on 30th June 2020 , inclusive of both days subject to following conditions namely : 


Conditions : 


( 1) Any Unit failing to start the activities for which the reduction or remission is granted or 
commits breach of any of the conditions of the Maharashtra IT /ITES Policy, 2015 shall be liable to pay 
the stamp duty and penalty , as if, there was no reduction / remission from the beginning. 


( 2 ) For the units seeking stamp duty exemption under this policy , it will be essential to verify 
whether the unit under consideration has availed / not availed any stamp duty exemption , under any 
other Policies of Government of Maharashtra . It will be compulsory to submit No Objection Certificate 
from the competent Authority of Industries Department in this regard . 


Explanation . For the purpose of this Order 


( a ) “ the Maharashtra IT/ITES Policy , 2015 ” means the Maharashtra IT /ITES Policy , 2015 
declared by the Government, vide the Government Resolution , Industries, Energy and Labour 
Department, No.ITP -2013/C.R.- 265 /Inds -2 , dated the 25th August 2015 . 


( b ) “ IT / ITES unit ” means the information Technology Unit ( IT Unit) or Information 
Technology Enabled Services Units (ITES Units) so certified by implementing agency or any other 
officer authorised by it in this behalf, as such unit; 

( c ) the words and expression used in column (2 ) of the schedule appended hereto shall have 
themeanings assigned to them under theMaharashtra IT/ITES Policy, 2015 ” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


Schedule 


Sr. No. 


Type of project /industry / 

units and Zone 


Extent of 
Remission 


Type of Instruments under 
Articles of the Schedule I 

of the Act , 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


100 % 


IT/ITES Units in C , D , D + , No Industry 
Areas and Naxalism affected areas 
of the State . 


2 . 


100 % 


New IT /ITES Units and expansions 
of the existing units in public 
IT parks in A and B areas . 


Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds {Art- 6 }, 
Conveyance { Art- 25 }, Charge on 
Mortgage Property {Art.33 }, 
Lease {Art - 36 }, Mortgage Deed 
{Art -40 } and Security Bond on 
Mortgage Deed {Art -54 ). 
Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds {Art -6 }, 
Conveyance {Art - 25 ), and Lease 
{Art - 36 }. 
Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds (Art - 6 ), 
Conveyance { Art- 25 }, Lease {Art 
36 } . and Assignment of Lease 
{Art.60 }. 


3 . 


75 % 


New IT/ITES Units and expansions 
of the existing units in Private 
IT parks, (including IT Hardware 
and Telecom Hardware Manufacturing 
units ), in Private IT parks in SEZS , 
IT SEZs in A and B areas. 


4 . 


100 % 


New IT /ITES Units and expansions 
of the existing units in IT parks 
in SEZs, IT SEZs (including IT 
Hardware and Telecom Hardware 
Manufacturing units ) in A and B 
area , and STPI approved registered 
units in A and B areas. 


Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deeds {Art-6 ), conveyance {Art 
25 } , Lease { Art - 36 } . and 
Assignment of Lease {Art -60 }. 


5 . 


Registered IT / ITES units . 


75 % 


Leave and License Agreement 
{Art- 36A } and Assignment of 
Lease { Art-60 ). 
Merger, de-merger , and 
reconstruction . (Art- 25 (da ) 


6 . 


75 % 


On Merger , de-merger , and 
reconstruction of registered 
IT/ITES units throughout the State. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA MADEKAR , 

Desk Officer. 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६४ 


मंगळवार , नोव्हेंबर १० , २०१५ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ३७ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 


क्रमांक आयडीसी. २०१५ /१६ / उद्योग -१४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी . २०१२/ ( ३५१ )/ उ-१४ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१२ महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन) चे कलम 
सहा, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 
२, खंड (ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या 
पोट - कलम १ नुसार , महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक उविअ- कलि - भूसंपादन- कावि -१५७-२०१३, दिनांक ६ एप्रिल २०१३ महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक पुरवणी, नागपूर विभाग, पृष्ठ क्र . २३-२९ , दिनांक ८ एप्रिल २०१३ ला प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट-कलम ४ नुसार उक्त नोटिसेत नमूद 

केलेले क्षेत्र सर्वभार 

मुक्त 
शासनाच्या ठायी निहीत झाले आहे. 


होऊन राज्य 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन " असा करण्यात येईल) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे . 


~ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी. २०१५ /(१६)/ उद्योग १४ , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून घेतले आहे आणि उक्त 
नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट -कलम (१) ची नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जिच्याकडे 
निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत झाली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र 
सरकारचे मत झाले आहे. 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या 
औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


१ ९ 


. 


अनुसूची 
मौजे मुंडीपार, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 


१ 


४२ 


०.३६ 


२ 


४३ 


०.३४ 


एकूण ... 


०.७० 


चतुःसीमा. 

उत्तरेस 


दक्षिणेस 


मौजे खैरी व मुंडीपार गावाची शिव. 
मौजे मुंडीपार येथील स . नं . ४१ आणि तलावाची बोळी 
मौजे मुंडीपार येथील स. नं . ४४ व ४० 
मौजे मुंडीपार येथील तलावाची शिव . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated the 9th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 


No. IDC . 2015 /( 16 )/IND-14.—Whereas , by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2012 /( 351)/IND - 14 , dated the 5th September 2012 issued 
under sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . 
III of 1962) ( hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has 
appointed the 6th September 2012 to be the date from which provisions of Chapter VI of the 
said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
notification and declared the said area as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the 
said Act ; 


And whereas, as per the provisions of the said Act, the Sub - Divisional Officer and Land 
Acquisition Officer, Sakoli , Bhandara , District Bhandara has, by issuing notice No. 3f937-cim 
भूसंपादन - कावि १५७-२०१३ , dated the 6th April 2013 published in the Maharashtra Government 
Gazette , Extraordinary , Part I Nagpur Divisional Supplement , dated 8th April 2013 , on pages 
23-29 , under sub -section ( 1) of section 32 of the said Act, initiated the process for the 
acquisition of lands in the said industrial area , and as such , the lands mentioned in the said 
notice have vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under 
sub -section (4 ) of said section 32 ; 


And whereas , the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended 
hereto (thereinafter referred to as " the said land” ) was not taken by or on behalf of the State 
Government and it has appeared to the State Government that the said land is no more 
required for the purposes of the said Act ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has vide the Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department No. IDC 2015 /( 16 )/IND - 14 , dated the 7th November 2015 , under 
proviso to sub -section ( 4 ) of the said section 32 issued the notice and withdrawn the said lands 
from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government 
Gazette , the said land have been re -vested with retrospective effect in the persons in whom it 
was vesting immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1 ) of the said 
section 32 , subject to such encumbrances, if any , as may be subsisting at that time ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that , the said lands 
situated in the said industrial areas is not required for the purpose of development as an 
industrial area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) 
of section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby , 
with effect from the 10th November 2015 , declares that the provisions of Chapter VI of the said 
Act shall cease to be in force in the said lands and the said land shall not be the part of the 
said industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


२१ 


Schedule 


Village Mundipar, Taluka Sakoli, District Bhandara 
Sr. No. Gat. No. Hissa No. 

Area 

(H. R ) 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 
2 


42 
43 


0.36 
0.34 


Total 


0.70 


.. 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: 

: 


Boundary of village Khairi and Mundipar 
Survey No. 41 of village Mundipar and overflow of lake 
Survey No. 44 and 40 of village Mundipar 
Boundary of lake of village Mundipar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६५ 


मंगळवार , नोव्हेंबर १७, २०१५ / कार्तिक २६, शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु 

चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 


. 


. 


" 


शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 
क्रमांक आयडीसी.२०१३ /( ४२९ )/उद्योग-१४.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ 
चा महा.३ ) ( ज्या कायद्यास “ तो अधिनियम असे यापुढे संबोधण्यात येत आहे .) च्या कलम १ उप कलम ( ३) अन्वये उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाची अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००६ / ( ४ ९ २) उद्योग-१४ , दिनांक २६ सप्टेंबर २००६ , अन्वये दिनांक २९ सप्टेंबर 
२००६ पासून खालील अधिसूचना व त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनींना प्रकरण ६ लागू झाले आहे असे समजण्यात 
येईल व सदर जमिनी उपरोल्लेखित कायद्याच्या कलम २ उप कलम ( ग ) नुसार औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित झाल्या आहेत असे 
समजण्यात येईल ; 

आणि जर , मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे मधील औद्योगिक क्षेत्रातील, सदर परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनीच्या 
क्षेत्रफळामध्ये व प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणीनंतर ( महसुली अभिलेख नमुना क्रमांक ७ व १२ ) व संपादनासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रफळामध्ये 
तफावत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या निदर्शनास आणले गेले, व ज्यामुळे सदर अधिसूचनेत दुरुस्ती होणे महाराष्ट्र शासनास गरजेचे 
वाटत असेल ; 

तर , महाराष्ट्र सामान्य कलमे कायदा, १९ ०४ च्या कलम २१ सोबत वाचण्यात येणाऱ्या सदर अधिनियमाच्या कलम १, उप कलम 
( ३ ) आणि कलम २ चे उप कलम ( ग) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत महाराष्ट्र शासन असे जाहीर करते की , दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१५ पासून सदर अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे बदल लागु झाले आहेत असे मानण्यात येईल. 

परिशिष्ट 
मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे याबाबतच्या नोंदीबाबत 
(i) अनुक्रमांक ४७ मध्ये गट नंबर ४२० स्तंभ क्र . ( ३) मध्ये “ ३.२९ .०० ” ऐवजी " २.२९ .०० ” वाचावे . 
(ii) अनुक्रमांक १२५ मध्ये गट नंबर ४९ ६ स्तंभ क्र . ( ३ ) मध्ये “६.७७.०० ” ऐवजी “ ६.७५.०० ” वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै . 

भू . लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


२३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 16th November 2015 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 


No. IDC . 2013/(429 )/IND-14.—Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2006 /(492 )/IND -14 , dated 26th September 2006 issued in 
exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act , 1961 (Mah . III of 1962) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government 
of Maharashtra has appointed the 29th September 2006 to be the date from which the provisions 
of Chapter - VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended 
to the said notification and declared those areas as an Industrial Area under clause ( g ) of section 
2 of the said Act ; 


And Whereas, it is brought to the notice of the Government of Maharashtra that there is a 
difference in the measurements of certain areas of the said Industrial Area and in an areas 
confirmed for acquisition after actual joint measurement (revenue record in the Forms VII and 
XII) of Village Ambi in Maval Taluka of Pune District , and the Government of Maharashtra 
considers it expedient to amend the said notification so as to mention the correct areas with 
respect to the said Industrial Area in the said notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 and clause 
(g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 
1904 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , 
with effect from the 16th November 2015 amends the said notification , as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said notification 


In entry relating to Village Ambi, Taluka Maval, District Pune. 


( a ) in entry at Serial No. 47 , regarding Gat No. 420 , in Column No. (3 ) , for the figures “ 3.29.00 ” 
the figures “ 2.29.00 ” shall be substituted . 


(b ) in entry at Serial No. 125 , regarding Gat No. 496 , in Column No. ( 3 ), for the figures 
“ 6.77.00 ” the figures " 6.75.00 ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६६ 


मंगळवार, नोव्हेंबर १७, २०१५ / कार्तिक २६, शके १ ९ ३७ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१३ /( ४२९) /उद्योग-१४.- ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
(१९ ६२ चा महा.तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००६ /( ४ ९ २) / उ-१४, दिनांक २६ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक २९ सप्टेंबर 
२००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या 
कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील काही जमिनी 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी 
आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम (३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व 
महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१९०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम 
प्रकरण सहा, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२५ 


अनुसूची 
मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


३२ 


०.०३१४ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ३१, 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर २४ , 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ३० , 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३८ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


२ 


४६ पैकी 


२.०००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर २३ पैकी, 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४२ पैकी, 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४६, 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ३५ . 

मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


३ 


१३६ पैकी 


१.०००१ 


: 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४७, 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३६ पैकी, 
पूर्वेस.. मौजे आंबी गट नंबर १३७, 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३६ पैकी. 

मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


१३ ९ पैकी 


०.४००० 


भाग चार - ब -५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४० पैकी , 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३८ , 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४१ आणि १४२, 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३७ . 

मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


५ 


१४० पैकी 


०.४००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४५, 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३ ९ , 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४१, 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३७ . 


मौजे आंबी , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


६ 


१४१ पैकी 


०.३८०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४५ , 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४२ , 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४४ व १४२ , 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४० व १३९ . 

मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


७ 


१४२ पैकी 


२.०००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४१ व १४४ , 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ३१ , 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४२ पैकी व १४३ , 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४२ पैकी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


२७ 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


८ 


१४६/१ पैकी 


२.०००० 


९ 


१४६/२ पैकी 


१.०००५ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४६/१ पैकी व १४६/२ पैकी , 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४७, 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४५, 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४१ ९ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१० 


१४७ पैकी 


६.५१०३ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४६/१ पैकी व १४६/२ पैकी, 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १३६ , 


पूर्वेस . 


मौजे आंबी गट नंबर १३७ , 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४७ पैकी . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


११ 


४१८ पैकी 


२.४०६८ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४२० , 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४७ व ४१८ पैकी, 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४१ ९ व ४१८ पैकी , 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४१७ ( गोळेवाडी - वारंगवाडी रस्ता) . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१२ 


४१९ पैकी 


४.२६०० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४१ ९ पैकी, 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४७, 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४६/२ पैकी व १४७, 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४१८ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१३ 


४३२ पैकी 


०.२००० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी वस्ती, 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४३२ पैकी , 


पूर्वेस.. 


मौजे आंबी गट नंबर ४३१ ( गोळेवाडी-वारंगवाडी रस्ता ), 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४३४. 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१४ 


४३३ पैकी 


०.४४०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४२ , 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४३४ पैकी , 


पूर्वेस.- मौजे आंबी - गोळेवाडी वस्ती, 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


२ ९ 


मौजे आंबी , 


तालुका 


मावळ , 


जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१५ 


४४३ पैकी 


२.०००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४५६ . 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी -मंगळूर रस्ता. 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४४ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १२३ व मदारवाडी . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१६ 


४४४ पैकी 


०.६१०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४५० . 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी -मंगळूर रस्ता. 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४ ९. 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४३ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


१७ 


४४५ 


१.१२०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४ ९ . 


दक्षिणेस.- मौजे गोळेवाडी गावठाण. 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४८६. 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४२ ( मे . एस्सार कंपनी ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


१८ 


४४६ 


०.५६३० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौज आंबी गट नंबर ४४ ९ . 


दक्षिणेस.- मौजे गोळेवाडी. 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४७. 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४२ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ ९ 


४४७ 


०.४७०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४ ९ . 


दक्षिणेस.- मौजे गोळेवाडी. 


पूर्वेस. मौजे आंबी गट नंबर ४४८ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४२. 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


२० 


४४८ 


०.९ ००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४९ . 


दक्षिणेस.- मौजे गोळेवाडी . 


पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४ ९ पैकी व नवीन गावठाण . 


पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४४६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ /पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


३१ 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२१ 


४६१ 


४.४५०० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४६० . 
दक्षिणेस. मौजे आंबी गट नंबर ४७० पैकी. 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४६२, ४६६ , ४६७, ४६८ व ४६९ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४५४ व ४५३ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२२ 


४ ९ ३ पैकी 


२.०००८ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ५ . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ३ पैकी. 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४९ ३ पैकी . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०५, ५०६ , ५०७ व ५०८ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


२३ 


४ ९ ४ पैकी 


२.०००६ 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ १ . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ३ . 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९२ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ४ पैकी . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


( हे.आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२४ 


५०२ 


०.७५०० 


भाग चार - ब -६ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०० . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०३. 
पूर्वेस. मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ४ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०१ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


२५ 


५०३ 


०.२५०० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०२ . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०४ . 
पूर्वेस. मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ४ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०१ . 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२६ 


५०४ 


०.५००० 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०३ . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०५ . 
पूर्वेस. मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ४ व ४ ९ ५ . 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०१ पैकी व मौजे - आंबी- मंगळूर रस्ता. 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


२७ 


५०५ 


०.५२०० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०४ . 
दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०६ . 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४ ९ ३ पैकी. 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी गट नंबर १४६ व मौजे - आंबी-मंगळूर रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


m m 


जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


बुधवार , 


मौजे आंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


२८ 


५०६ 


०.५००० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०४. 


दक्षिणेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५०६ . 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ४९ ३. 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी मंगळूर रस्ता. 


मौजे आंबी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


२ ९ 


५१२ पैकी 


३.४२०० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५१० व ५११ . 


दक्षिणेस.- मऔविम रस्ता . 
पूर्वेस.- मौजे आंबी गट नंबर ५१० व मऔविम रस्ता. 
पश्चिमेस.- मौजे आंबी-मंगळूर रस्ता. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -६ अ 


३४ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 32 . 

dated the 16th November 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 961. 


No. (IDC 2013 /(429 )/IND - 14 . – Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department , No. IDC . 2006 /(492 )/IND- 14 , dated the 26th September 2006 , issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government 
of Maharashtra has appointed the 29th September , 2006 , to be the date from which the provisions 
of Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of 
the said Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the certain areas in 
Village Ambi in Maval Taluka of Pune District mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as " the said areas” ), are not required for the purpose of development as 
an industrial area . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby, with effect from the 16th November 2015 , declares that the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


32 


0.0314 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 31 , 


On the South by. – Village Ambi, Gat No. 24 , 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 30 , 


On the West by . – Village Ambi, Gat No. 138 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


३५ 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


2 


46 Part 


2.0000 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No 23pt., 
On the South by . — Village Ambi, Gat No.42 pt., 
On the East by. — Village Ambi, Gat No.46 , 
On the West by . – Village Ambi, Gat No.35 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 


136 Part 


1.0001 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No.147 , 
On the South by. – Village Ambi, Gat No. 136pt., 
On the East by. – Village Ambi, Gat No.137 , 
On the West by. – Village Ambi, Gat No. 136pt. 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


4 


139 Part 


0.4000 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi, Gat No.140pt ., 
On the South by. — Village Ambi, Gat No.138 , 
On the East by. – Village Ambi,Gat No.141 & 142, 
On the West by. — Village Ambi, Gat No.137 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


5 


140 Part 


0.4000 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No.145 , 
On the South by . — Village Ambi, Gat No.139 , 
On the East by. — Village Ambi, Gat No.141, 
On the West by. — Village Ambi, Gat No.137 . 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


6 


141 Part 


0.3800 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 145 , 
On the South by. — Village Ambi, Gat No. 142, 


On the East by. — Village Ambi, Gat No. 144 and 142 , 


On the West by. – Village Ambi, Gat No. 140 and 139 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


7 


142 Part 


2.0000 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi, Gat No. 141 and 144 , 


On the South by. – Village Ambi, Gat No. 31 , 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 142pt and 143 , 


On the West by. — Village Ambi, Gat No. 142pt. 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


8 


146/1 Part 


2.0000 


9 


146/2 Part 


1.0005 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


३७ 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 146 /1pt. and 146 /2pt., 


On the South by. — Village Ambi, Gat No. 147 , 


On the East by . — Village Ambi, Gat No. 145 , 


On the West by . – Village Ambi, Gat No. 419 . 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


10 


147 Part 


6.5103 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi Gat No. 146 / 1pt. & 146 / 2pt., 


On the South by. — Village Ambi Gat No. 136 , 


On the East by. – Village Ambi Gat No. 137 , 


On the West by. – Village Ambi Gat No. 147pt. 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


11 


418 Part 


2.4068 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi Gat No. 420 


On the South by. — Village Ambi Gat No. 147 & 418pt. 


On the East by . – Village Ambi Gat No. 419 & 418pt . 


On the West by . — Village Ambi Gat No. 417 (Golewadi-Warangwadi Road ). 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


12 


419 Part 


4.2600 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi Gat No. 419pt . 


On the South by. — Village Ambi Gat No. 147 


On the East by . – Village Ambi Gat No. 146 /2pt . & 147 


On the West by . – Village Ambi Gat No. 418 . 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


13 


432 Part 


0.2000 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi Vasti, 


On the South by. — Village Ambi, Gat No. 432pt., 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 431 (Golewadi-Warangwadi Road ), 


On the West by . – Village Ambi, Gat No.434 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


14 


433 Part 


0.4400 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No.442 


On the South by. – Village Ambi, Gat No.434pt. 


On the East by. — Village Ambi Golewadi Vasti 


On the West by . – Village Ambi, Gat No. 442 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15 


443 Part 


2.0000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


?? 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi, Gat No. 456 , 


On the South by . — Village Ambi-Mangrul Road , 


On the East by. — Village Ambi, Gat No. 444 , 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 123 and Madarwadi. 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


16 


444 Part 


0.6100 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 450 , 


On the South by. — Village Ambi-Mangrul Road , 


On the East by. — Village Ambi, Gat No. 449, 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 443 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


17 


445 


1.1200 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi, Gat No. 449 , 


On the South by . — Village Golewadi Gawthan , 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 486 , 


On the West by. – Village Ambi, Gat No. 442 (M /s.Essar Company ). 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


18 


446 


0.5630 


भाग चार - ब -७ 


ro 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi, Gat No.449 , 


On the South by. — Village Golewadi, 


On the East by. — Village Ambi, Gat No.447 , 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 442. 


Schedule 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


19 


447 


0.4700 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 449 , 


On the South by. – Village Golewadi, 


On the East by. — Village Ambi, Gat No. 448 , 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 442 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 


448 


0.9000 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No. 449 , 


On the South by. – Village Golewadi , 


On the East by. — Village Ambi, Gat No. 449pt . and New Gawthan , 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 446 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


H.R. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


21 


461 


4.4500 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


४१ 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 460 , 


On the South by. — Village Ambi, Gat No. 470pt ., 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 462 , 466 , 467 , 468 & 469, 


On the West by. – Village Ambi, Gat No. 454 and 453. 


Village Ambi , Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


22 


493 Part 


2.0008 


Boundaries : 


On the North by. – Village Ambi, Gat No. 495 , 


On the South by . – Village Ambi, Gat No. 493pt., 


On the East by . – Village Ambi, Gat No. 493pt ., 


On the West by . – Village Ambi, Gat No.505 , 506 , 507 and 508 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


23 


494 Part 


2.0006 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi, Gat No. 491 , 


On the South by. — Village Ambi, Gat No. 493 , 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 492 , 


On the West by. – Village Ambi, Gat No. 494pt . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


24 


502 


0.7500 


भाग चार - ब -७ अ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi, Gat No. 500 , 


On the South by. – Village Ambi, Gat No. 503 , 


On the East by . — Village Ambi, Gat No. 494 , 


On the West by. – Village Ambi, Gat No. 501. 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


(H.R ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


25 


503 


0.2500 


Boundaries : 


On the North by . — Village Ambi, Gat No. 502, 


On the South by. – Village Ambi, Gat No. 504 , 


On the East by. – Village Ambi, Gat No. 494 , 


On the West by . – Village Ambi, Gat No.501 . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


26 


504 


0.5000 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi, Gat No. 503 , 


On the South by . — Village Ambi, Gat No. 505 , 


On the East by . — Village Ambi, Gat No. 494 and 495 , 


On the West by . — Village Ambi, Gat No. 501pt . and Village Ambi-Mangrul Road . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 


(H.R 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


27 


505 


0.5200 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


४३ 


Boundaries : 


On the North by . – Village Ambi, Gat No. 504 , 


On the South by. — Village Ambi, Gat No. 506 , 


On the East by . — Village Ambi, Gat No. 493pt., 


On the West by. — Village Ambi, Gat No. 146 and Village Ambi-Mangrul Road . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


28 


506 


0.5000 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No. 504 , 
On the South by. — Village Ambi, Gat No. 506 , 
On the East by. – Village Ambi, Gat No. 493 , 


On the West by. — Village Ambi-Mangrul Road . 


Village Ambi, Taluka Maval, Dist. Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


29 


512 Part 


3.4200 


Boundaries : 


On the North by. — Village Ambi, Gat No. 510 and 511 


On the South by. — MIDC ROAD 


On the East by . — Village Ambi, Gat No. 510 and MIDC Road 


On the West by . — Village Ambi-Mangrul Road . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R.MISTARI, 


Desk Officer . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


२६७ 


शनिवार , नोव्हेंबर २१, २०१५ / कार्तिक ३० , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९५८. 


" 


क्रमांक व्हीपीएम २०१५ / प्र.क्र . १४० /पंरा ४ ( २२ ).- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ ( सन १ ९ ५ ९ चा ३ ), याच्या कलम १७६ , 
पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सव्वीस ) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व त्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ग्रामंचायत कर व फी नियम , १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासन 
अधिसूचना क्रमांक व्हीपीएम २०१५ / प्र.क्र .१४० /पंरा ४( २२),दिनांक २० जुलै २०१५ अन्वये नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता, आणि 
याद्वारे नोटिस देण्यात आली होती, उक्त मसुदा दिनांक ५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त मसुद्यावर महाराष्ट्र शासनाकडे हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या ; 
आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त मसुदा सुधारित केला आहे ; 

आता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ ( सन १९ ५ ९ चा ३), याच्या कलम १७६ , पोट - कलम (२) चा खंड ( सव्वीस) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व त्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे महाराष्ट्र ग्रामंचायत कर व फी नियम, १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सुधारित नियमांचा मसुदा प्रस्तावित 
करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ चे पोट कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , त्याद्वारे बाधित होणाऱ्या सर्व व्यक्तिच्या 
माहिती करिता याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे; आणि याद्वारे नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त सुधारित मसुदा दिनांक ७ डिसेंबर , २०१५ रोजी किंवा 
त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून 

विचारात घेण्यात येईल . 
२. उपरोक्त दिनांकापुर्वी उक्त मसुद्याच्या संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांचेकडे प्राप्त झालेले सर्व हरकती व सूचना शासन विचारात घेईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ /पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


४५ 


नियमांचा मसुदा 


१. या नियमांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे संबोधण्यात येईल . 

२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम , १९ ६० ( येथून पुढे “ मुख्य नियम ” असा उल्लेख करावा) मधील भाग २ मधील नियम ६ ते 
२० ऐवजी पुढील नियमांचा समावेश करण्यात येईल : 

“ ६. व्याख्या.- विषयात किंवा संदर्भात तद् विरुद्ध काहीही नसेल तर, या भागात, 

( क ) “ वार्षिक मूल्य दर ” म्हणजे रेडी रेकनर मध्ये दर्शविण्यात आलेले इमारत किवा जमीन यांचे वार्षिक मूल्य दर ; 

( ख ) “ इमारतीचे क्षेत्रफळ " म्हणजे कोणत्याही साहित्याचा वापर करून उभारण्यात येणारे बांधकाम मग ते मानवी निवासासाठी 
वापरण्यात येत असो किंवा नसो आणि त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल , 

( १) बांधकामाचा पाया, भिंती,प्लिंथ, जमीन , छप्पर, चिमणी, नळ , मोऱ्या आणि इमारतीतील अन्य सेवा, कायमस्वरुपी 
फलाट , 

( २) व्हरांडा, सज्जा, आढे आणि भित यामधील काम , बांधकामालगत पुढे आलेला भाग ( प्रोजेक्शन्स ) , 
( ३ ) इमारतीचा भाग किंवा इमारतीस जोडलेला भाग , 
( ४ ) सर्व बाजूंनी जमीन किंवा जागा व्यापणाऱ्या भिंती, मोकळया जागेवरील बांधकाम , 
( ५ ) साठवणीसाठी बांधण्यात आलेल्या टाक्या . 

( ६) पवनचक्कीकरीता आवश्यक असलेल्या मनोऱ्याचेतळघर क्षेत्र , दळणवळणाकरिता मनोरे आणि इतर प्रयोजनांकरिता 
वापरण्यात येणारे मनोरे आणि त्यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या खुल्या जागा. 

(ग ) “भांडवली मूल्य ” म्हणजे रेडी रेकनर मध्ये दर्शविण्यात आलेले वार्षिक मुल्य दर आणि बांधकामाच्या प्रकारानुसार 
बांधकामाचे दर आणि इमारतीचे क्षेत्रफळ तसेच अनुसूची अ मधील तक्ता २ मध्ये विनिदिष्ट केलेला इमारतीच्या वयोमानानुसार 
घसारा दर आणि तक्ता १ मध्ये विनिदिष्ट केलेला इमारतीच्या वापरानुसार भारांक विचारात घेऊन निश्चित केलेले भांडवली मूल्य . 

( घ ) “भोगवटा करणारा ” या संज्ञेत , इमारतीचा किंवा जमिनीचा मालक , अभिकर्ताकिंवा भाडेकरु म्हणून ती इमारत किंवा 
जमीन प्रत्यक्ष कब्जात असणाऱ्या इसमाचा समावेश होतो ; 

( ङ ) “ मालक ” या संज्ञेत एखादी इमारत किंवा जमीन भाडयाने दिली असेल तर अशा इसमाचा इमारतीचेकिंवा जमिनीचे भाडे 
ज्यास मिळते किंवा मिळण्यास जो पात्र आहे अशा इसमाचा समावेश होतो 

( च ) “ बांधकामाचा दर ” म्हणजे रेडी रेकनर मध्ये दर्शविण्यात आलेले बांधकामाचे दर ; 

छ ) “ घसारा दर ” म्हणजे अनुसूची अ मधील तक्ता २ मधील स्तंभ १ मध्ये विनिर्दिष्टित केलेल्या इमारतीच्या वयोमानानुसार 
अनुक्रमे स्तंभ २ व ३ मध्ये दर्शविलेला घसारा दर ; 

( ज ) “रेडी रेकनर ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( सन १९ ५८ चा ६०) 
मधील तरतुदीं अंतर्गत महाराष्ट्र मुद्रांक ( मालमत्तेचे प्रत्यक्ष बाजार मुल्य निश्चित करणे) नियम, १९ ६५ मध्ये त्यावेळी अस्तित्वात 
असलेले आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार दर्शविण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क रेडी रेकनर 

( झ) “ अनुसूची अ " म्हणजे या नियमांच्या भाग २ सोबत जोडलेली अनुसूची अ ; 

( त्र) “ आदिवासी व डोंगराळ भाग ” म्हणजे शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत समाविष्ट 
केलेल्या गावांचे क्षेत्र आणि शासनाच्या नियोजन विभागाने डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट केलेली गावे आणि शासनद्वारे 
वेळोवेळी घोषित केलेल्या इतर गावांच्या क्षेत्राचा समावेश असेल ; 

( ट ) “ इमारतीचा वापर आणि त्याचा भारांक ” म्हणजे अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील स्तंभ २ मध्ये विनिर्दिष्टित केलेला 
इमारतीचा वापर आणि स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेला त्यांचा भारांक ; 


• 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


७. इमारती व जमिनी यांवरील कराचा दर.- (१) इमारती व जमिनी यावर कर बसविण्याचे ज्या पंचायतीने ठरविले असेल , 
अशा प्रत्येक पंचायतीने , पोटनियम ( ४ ) च्या उपबंधास अधीन राहुन आणि नियम ३ व ४ यांत विहीत केलेली कार्यरिती अनुसरल्यानंतर , 
भांडवली मुल्यावर आधारित इमारत किंवा जमिनीचे पुढील गणिती सुत्रानुसार भांडवली मूल्य निश्चित करुन, तिच्याकडून ठरविण्यात येईल 
अशा दराने असा कर बसविला पाहिजे, परंतु असा दर , हा अनुसूचि अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान दरापेक्षा कमी व कमाल दरापेक्षा 
अधिक असता कामा नये 

( क ) ज्या कोणत्याही ग्रामीण भागाकरीता रेडी रेकनरमध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मुल्य दर विनिदिष्ट केलेले नाही, त्या 
ग्रामीण भागाकरीता रेडी रेकनर मध्ये विनिदिष्ट केलेले जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर आणि इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार 
बांधकामाचे दर , अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आणि तक्ता २ मधील इमारतीचे वयोमानानुसार 
घसारा दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल , 
इमारतीचे भांडवली मूल्य = {( इमारतीचे क्षेत्रफळ x जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर ) + 

( इमारतीचे क्षेत्रफळ x इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामाचे दर 

x घसारा दर) } x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक ; 
( ख ) ज्या ग्रामीण भागाकरीता रेडी रेकनरमध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मुल्य दर विनिदिष्ट केलेले आहेत , त्या ग्रामीण 
भागाकरीता रेडी रेकनरमध्ये विर्निदिष्ट केलेले इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर , अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील इमारतीच्या 
वापरानुसार भारांक आणि अनुसूची अ मधील तक्ता २ मधील इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर विचारात घेऊन पुढील गणिती 
सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल, 
इमारतीचे भांडवली मूल्य = इमारतीचे क्षेत्रफळ x इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर x 

घसारा दर x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक ; 
( ग ) जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार 

जमिनीचे भांडवली 

मूल्य 

निश्चित करण्यात येईल , 
जमिनीचे भांडवली मूल्य = 

जमिनीचे क्षेत्रफळ x जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर ; 
( २ ) रेडी रेकनरमध्ये विनिदिष्ट केलेल्या “मुद्रांक शुल्क मुल्यांकनाच्या महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ” काहीही अंतर्भूत असले 
तरी, या नियमांमध्ये केलेल्या तरतुदी, राज्याच्या विधिमंडळाने तयार केलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीवर किंवा राज्य 
विधिमंडळ कायदा करण्यास अथवा सुधारणा करण्यास सक्षम आहे अशा कोणत्याही कायद्यास, जेथवर असा कायदा उक्त तरतुदींशी किंवा 
नियमांशी विसंगत नसेल तेथवर, अभिभावी असतील आणि असा कायदा अशा विसंगती पुरताच अशा बाबीस लागू होण्याचे बंद होईल 
अथवा लागू होणार नाही . 

( ३) पवनचक्की, दळणवळण व इतर प्रयोजनांकरीता वापरण्यात येणारे मनोरे व त्यांची कार्ये पार पाडण्याकरीता आवश्यक 
असलेल्या जमिनी यावर कर बसविण्याचे ज्या पंचायतीने ठरविले असेल , अशा प्रत्येक पंचायतीने, पोटनियम ( ४ ) च्या उपबंधास अधीन 
राहुन आणि नियम ३ व ४ यांत विहीत केलेली कार्यरिती अनुसरल्यानंतर, उक्त मनोरे व जमिनी यांच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर ( प्रति चौरस 
फुटाच्या आधारे ) संबंधित ग्रामपंचायतीने अनुसूची अ मधील तक्ता ५ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या दराने ठरविल्यानुसार असा कर बसविला 


~ 


पाहिजे , 


परंतु, संबंधित ग्रामपंचायतीने ठरविलेला कराचा असा दर, हा अनुसूचि अ मधील तक्ता ५ मधील स्तंभ ( ४ ) व (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या किमान दरापेक्षा कमी व कमाल दरापेक्षा अधिक असता कामा नये . 
( ४ ) पुढील जमिनी व इमारती यांना पोट-नियम (१ ), अन्वये कर बसविण्याची माफी देण्यात आली पाहिजे : 

( अ ) स्थानिक प्राधिकारी संस्थांच्या मालकीच्या , आणि केवळ सार्वजनिक कारणासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या किंवा 
उपयोगात आणण्याचा इरादा असलेल्या आणि नफ्याच्या कारणासाठी उपयोगात न आणल्या जाणाऱ्या किंवा उपयोग करण्याचा इरादा 
नसलेल्या जमिनी व इमारती; 

( ब ) सरकारच्या मालकीच्या जमिनी व इमारती मग त्या नफ्याच्या कारणाकरिता उपयोगात आणल्या जात असोत वा नसोत 
किंवा उपयोगात आणण्याचा इरादा असो वा नसो ; 

क ) केवळ धार्मिक , शैक्षणिक किंवा धर्मादाय कारणासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या जमिनी व इमारती ; 

स्पष्टीकरण. - १. धार्मिक कारणासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या मालमत्तेमधील ज्या भागात प्रार्थना होते त्याव्यतिरिक्त 
असलेल्या निवासी, कार्यालयीन, व्यावसायिक इत्यादी कारणाकरिता वापरात असणा- या भागास कर आकारणी करण्यात 
येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


४७ 


२. शैक्षणिक कारणासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या मालमत्तेमधील वर्ग खोल्या , ग्रंथालय, प्रयोग शाळा, कार्यालय, 
क्रिडांगण, प्रेक्षागृह याव्यतिरिक्त वसतीगृह , कर्मचारी निवासस्थाने , उपहारगृह, व्यावसायिक इत्यादी कारणाकरिता वापरात 
असणा- या भागास कर आकारणी करण्यात येईल . 

३. ज्या धर्मादाय संस्थांना प्राप्ती कर अधिनियम, १९ ६१ ( सन १ ९ ६१ चा कायदा क्र .४३ ) मध्ये सवलत आहे त्याच 
धर्मादाय संस्थांना कर आकारणीतून सवलत देण्यात येईल आणि इतर धर्मादाय संस्थांना कर आकारणी करण्यात येईल. 

( ड ) युनायटेड स्टेटस् टेक्निकल को - ऑपरेशन मिशनच्या सेवक वर्गातील इसमाच्या मालकीच्या नफ्याच्या कारणासाठी 
उपयोगात न आणल्या जाणाऱ्या किंवा उपयोगात आणण्याचा इरादा नसलेल्या जमिनी व इमारती. 

( इ) आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनींना करातून माफी असेल, परंतु अशा भागातील जमिनींचा औद्योगिक, पर्यटन 
किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वापर होत असल्यास अशा जमिनींना कर आकारणी करण्यात येईलः 

परंतु , या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, रेल्वे अधिनियम, १८ ९० , ( सन १८ ९० चा कायदा क्र.९ ) याच्या कलम १३५ 
खालील किंवा रेल्वे ( स्थानिक प्राधिकारी कर आकारणी ) अधिनियम , १ ९ ४१ ( सन १ ९ ४१ चा कायदा क्र .२५) , याच्या कलम ३ 
खालील अधिसूचनेनुसार जो कर किंवा त्या ऐवजी रक्कम देण्याबद्दल रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे अशा कोणत्याही जमिनी किंवा 
इमारती यांस कराची माफी आहे असे समजण्यात येणार नाही. 

८. कोणत्या तारखेपासून कर अमलात येईल ते .- कर दिनांक १ एप्रिल रोजी होणाऱ्या व ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी 
बसविण्यात येईल आणि तो पुढील तारखांव्यतिरिक्त , इतर तारखास अमलात येणार नाही. कोणत्याही वर्षातील १ एप्रिल , १ जुलै , 
१ ऑक्टोबर किंवा १ जानेवारी आणि तो एप्रिल व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर दिवशी अंमलात येईल, तर तो त्यानंतर येणाऱ्या , १ एप्रिलपर्यंत 
तिमाहीने बसविण्यात आला पाहिजे . 

९. आकारणीची यादी तयार करणे .- ( १) कर आकारणी समितीने पुढील गोष्टी दर्शविणारी आकारणीची यादी तयार केली 
पाहिजे , 

( अ ) प्रत्येक इमारतीचाकिंवा जमिनीचा अनुक्रमांक ; 
( ब) प्रत्येक इमारतीचा प्रकार म्हणजेच ती पुढील प्रकारची आहे किंवा कसे , 

( १) झोपडी किंवा मातीचे घर ( यामध्ये गवती घर तसेच पत्रा किंवा कौलारु छप्पर यासारख्या घरांचा समावेश होईल ). 
( २ ) दगड -विटांचे मातीचे घर 

( ३ ) दगड-विटांचे चुना किंवा सिमेंटचे पक्के घर (यामध्ये लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर , आ.सी.सी स्लॅब, विटांची भिंत, 
आतून-बाहेरुन पलॅस्टर , कच्चेकिंवा सिमेंट फ्लोरिंग यासारख्या पक्क्या स्वरुपाच्या घरांचा समावेश होईल ). 

( ४ ) आरसीसी पद्धतीचे घर (यामध्ये आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर स्वरुपाची इमारत, आर.सी.सी स्लॅब , विटांची / 
काँक्रिट ब्लॉकचीभिंत, मॉर्टरमध्ये जुडाई, भिंतींना आतून -बाहेरुन प्लॅस्टर, टाईल्स फ्लोरिंग, मार्बल किंवा ग्रॅनाईट यांचा वापर 
करुन बांधलेली घरे यांचा समावेश होईल ). 
( क ) प्रत्येक इमारतीच्या माहित असलेल्या मालकाचे व ती ताब्यात असणाऱ्याचे नाव 
( ड ) प्रत्येक इमारतीचे क्षेत्रफळ 
( इ) प्रत्येक इमारतीचे वयोमान व बांधकाम वर्ष 
( फ ) प्रत्येक इमारतीचा वापर म्हणजेच ती पुढीलप्रमाणे आहे किंवा कसेः 

१. निवासी 
२. वाणिज्यिक 

३. औद्योगिक 
( ग) प्रत्येक इमारतीच्या / जमिनीच्या भांडवली मुल्यावर आधारित आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम 
( २ ) आकारणीची अशी यादी तयार करण्याच्या कारणाकरिता कर आकारणी समितीतील सदस्य किंवा समितीच्या प्राधिकाराखाली 
काम करणारा इसम किंवा समितीच्या सूचनांनुसार काम करणाऱ्या कोणत्याही इसमास गावातील कोणत्याही इमारतीची किंवा जमिनीची 
तपासणी करण्याचा अधिकार आहे . 


भाग चार - ब -८ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


( ३) भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी करण्यासाठी कर आकारणी समिती गठीत करण्यात येईल. कर आकारणी 
समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश राहील . 

( १ ) सरपंच 


अध्यक्ष ; 


( २ ) उपसरपंच 


सदस्य ; 


( ३ ) शाखा/ कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद ( बांधकामे ) 

सदस्य ; 
( ४ ) विस्तार अधिकारी ( पंचायत ) 

सदस्य ; 
( ५ ) ग्राम विकास अधिकारी / ग्रामसेवक (पंचायतीचा सचिव ) 

सदस्य - सचिव . 
सदरील समिती शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना , 

इमारतीचा प्रकार , घसारा दर , इमारतीच्या वापरानुसार भारांक , इमारत किंवा जमिनीचे 
क्षेत्रफळ, कराचा दर आणि इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य विचारात घेऊन कर आकारणी यादी अंतिम करील. 

( ४ ) कर आकारणी समितीच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवण्याचे काम संनियंत्रण समिती करेल . तसेच ही समिती कर आकारणीमध्ये 
येणा- या अडचणींचेनिराकरण करण्यासाठी कर आकारणी समितीस सहाय्य करेल. संनियंत्रण समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश 
राहील ; 


( १ ) गट विकास अधिकारी 


अध्यक्ष; 


सदस्य 


( २) उप अभियंता, जिल्हा परिषद ( बांधकामे ) 
( ३ ) सहाय्यक गट विकास अधिकारी 


सदस्य सचिव . 


१०. कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या इसमाचे नाव निश्चितपणे माहीत करुन घेणे शक्य नसेल तर त्यास कसे 
नामोद्दिष्ट करावे. - कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या इसमाचे नाव निश्चित माहिती करुन घेणे शक्य नसेल, तर उक्त यादीत 
आणि उक्त इसमावर बजावणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही नोटिशीत आणखी कोणतेही वर्णन न लिहिता “ जागा धारण करणारा " असे 
त्यास नामोद्दिष्ट केल्यास ते पुरेसे होईल. 

११. हरकती दाखल करण्यासाठी ठरविलेल्या मुदतीची नोटीस प्रसिद्ध करणे.- कर आकारणी समितीकडून आकारणीची 
यादी पूर्ण झाल्यानंतर , कर आकारणी समिती सदस्य सचिव नोटीस देऊन ती यादी कार्यालयात तपासणीसाठी सर्वांना खुली आहे आणि अशा 
नोटिशीच्या तारखेपासून तीस दिवसापर्यंत येणाऱ्या हरकतीवर विचार करण्यात येईल व त्यावर निर्णय देण्यात येईल , अशी व्यापक प्रसिद्धी 
दिली पाहिजे . 


परंतु , जर कोणत्याही व्यक्तीने, ती व्यक्ती, सर्वसामान्यतः गावात राहात नसल्याने तिला कोणतीही गोष्ट कळवावयाची असल्यास 
तिच्या बाबतीत विनिदिष्ट करण्यात आलेल्या पत्त्यावर कळविण्यात यावी, असे पंचायतीला पूर्वीच कळविले असेल तर , 

नोटिशीची प्रत 
डाकेने अशा व्यक्तीला पाठविण्यात यावी . 

१२. आकारणीच्या यादीची तपासणी .- कोणत्याही मालमत्तेचा मालक किंवा भोगवटा करणारा इसम , म्हणून ज्याचे नाव यादीत 
समाविष्ट करण्यात आले असेल अशा प्रत्येक इसमास कोणत्याही मालमत्तेचा मालक म्हणून किंवा भोगवटा करणारा म्हणून दावा सांगणाऱ्या 
प्रत्येक इसमास , यादीत समाविष्ट असलेली कोणतीही मालमत्ता कब्जात असणाऱ्या प्रत्येक इसमास व अशा इसमाच्या अभिकर्त्यास , 
कोणतीही रक्कम न देता, ती यादी तपासण्याचा आणि तिच्यातील उतारा घेण्याचा अधिकार आहे . 

१३. आकारणीच्या यादीबाबतच्या हरकतींवर विचार करणे व यादीचे प्रमाणीकरण करणे .- (१ ) आकारणीच्या यादीसंबंधीच्या 
सर्व हरकतींवर यथास्थिती कर आकारणी समितीकडून नियम ११ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीत निर्दिष्ट केलेल्या तारखेस किंवा 
त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखेस विचार करण्यात येईल व निर्णय देण्यात येईल आणि यथास्थिती कर आकारणी समितीचा निर्णय , 
आकारणीस हरकत घेणाऱ्या इसमास कळविण्यात येईल . 


( २) अपील करण्यात येईल तेव्हा पंचायत समितीने किंवा यथास्थिती स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार किंवा इतर बाबतीत कर 
आकारणी समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार आवश्यक त्या सर्व सुधारणा आकारणीच्या यादीत करण्याची पंचायतीने व्यवस्था केली पाहिजे . 
आकारणीची अशी यादी, कर आकारणी समितीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवाच्या सहीने, ज्या वर्षात तयार करण्यात आली असेल त्या 
वर्षाच्या ३१ जुलैच्या नंतर नसेल अशा मुदतीच्या आत अशी यादी प्रमाणित करण्यात आली पाहिजे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


४ ९ 


१४. प्रमाणित केलेल्या यादीतील नोंदी निर्णायक पुरावा असणे.- निकटपूर्वीच्या नियमान्वये प्रमाणित केलेल्या यादीतील नोंदी, 
हया नियमान्वये बसवावयाच्या करांच्या रकमेचानिर्णायक 

पुरावा 

असतील. 
१५. आकारणीच्या यादीची सुधारणा.- ( १) आकारणीच्या यादीतील कोणत्याही मालमत्तेच्या बाबतीत एखादी नोंद आकस्मिकपणे 
किंवा चुकीने वगळण्यात आली असेल तर कर आकारणी समितीस कोणत्याही वेळी, अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या बाबतीत किंवा 
आकारणीची यादी तयार करण्यात आल्यानंतर एखादी इमारत बांधण्याचे, तिच्यात फेरबदल करण्याचे, भर घालण्याचेकिंवा ती पुन्हा 
बांधण्याचे काम पूर्ण झाले असेल तर , अशा बांधलेल्या, फेरबदल केलेल्या, भर घातलेल्या किंवा संपूर्णतः किंवा अंशतः पुन्हा बांधलेल्या 
अशा कोणत्याही इमारतीच्या बाबतीत कोणतीही नोंद नवीन दाखल करुन किंवा कोणत्याही नोंदीत फेरबदल करुन आकारणीच्या यादीत 
फेरफार करण्याचा अधिकार आहे मात्र तसे करण्यापूर्वी असा फेरबदल केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या कोणत्याही 
इसमास, फेरबदलासंबंधीची कोणतीही हरकत ज्या तारखेपूर्वी घेण्यात आली पाहिजे त्या तारखेसंबंधी नोटीस देण्यात आली पाहिजे. अशी 
तारीख नोटीस बजाविण्यात आल्याच्या तारखेनंतर एक महिन्याआधीची असता कामा नये. 


( २) अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या कोणत्याही इसमाकडून अशा नोटिशीत ठरविण्यात 
आलेल्या मुदतीपूर्वी, पोट-नियम (१) अन्वये घेतलेली हरकत जणू काही नियम ११ अन्वयेची हरकत आहे असे समजून , त्या हरकतीचा 
विचार करण्यात येईल . 


( ३) हया नियमान्वये केलेली कोणतीही नोंद किंवा केलेला कोणताही फेरबदल हा जणू काही अशी नोंद किंवा असा फेरबदल हा 
बांधलेल्या, फेरफार केलेल्या, भर घातलेल्या किंवा पुन्हा बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या बाबतीत ज्या दिवशी, अशी इमारत बांधण्याचे, 
तीत बदल करण्याचे, भर घालण्याचेकिंवा ती पुन्हा बांधण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले तो दिवस किंवा ज्या तारखेस नवीन बांधकाम , 
फेरबदल, भर घातलेले किंवा पुन्हा बांधलेले बांधकाम प्रथमतः भोगवटयात आले असेल ती तारीख , या दोहोंपैकी जी प्रथमतः येईल त्या 
दिवशी किंवा इतर बाबतीत ज्या वर्षी अशी नोंद किंवा फेरबदल समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात होती त्या चालू आर्थिक वर्षातील 
सर्वात आधीच्या दिवशी केलेली नोंद किंवा फेरबदल आहे असे समजून अंमलात येईल; आणि कर किंवा यथास्थिती वाढविलेला कर हा , 
वर्षाच्या अशा दिवसानंतर उरलेल्या भागाचे संपूर्ण वर्षाशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात त्या वर्षी बसविण्यात आला पाहिजे . 

१६. इमारत पाडणे किंवा काढून टाकणे इत्यादी बाबत सरपंचास नोटीस देणे.- (१) कराची रक्कम देण्यास पात्र असलेली 
कोणतीही इमारत किंवा तिचा कोणताही भाग पाडण्यात किंवा काढून टाकण्यात आला किंवा जळाला किंवा पडला असेल तर , उक्त कर 
देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या इसमाने सरपंचास त्याबाबत लेखी नोटीस दिली पाहिजे . 

( २ ) अशी नोटीस देण्यात येईपर्यंत , जर अशी इमारत किंवा तिचा कोणताही भाग पाडण्यात किंवा काढून टाकण्यात आला नसता , 
जळाला नसता किंवा यथास्थिती पडला नसता, तर त्यास अशा इमारतीच्या बाबतीत जो कर द्यावा लागला असता तो कर देण्यास उपरोक्त 
इसम जबाबदार असेल . 

१६- अ . मिळकतीचे मालकीचे हस्तांतरणाची नोटीस पंचायतीला देणे आणि आकारणी यादीत सुधारणा करणे. 

(१) केव्हाही कर देण्यास पात्र असलेल्या मिळकतीची मालकी वर्ग केली अथवा दुसऱ्याच्या नावाने ती करुन दिली, अशावेळी ती वर्ग 
करुन देणारा किंवा दुसऱ्याच्या नावाने करुन देणारा इसम व ज्याच्या नावाने ती वर्ग केलीकिंवा करुन दिली तो इसम यांनी अनुक्रमे अंतिम 
व्यवहार झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत वर्ग केल्याबद्दल किंवा दुसऱ्याच्या नावाने केल्याबद्दल सरपंचास किंवा पंचायतीने 
याबाबतीत अधिकृत केलेल्या व्यक्तीस नोटिशीने कळविले पाहिजे. 

( २ ) अशा कोणत्याही मिळकतीचा कर देण्यास पात्र असलेल्या इसमाचा मृत्यू झाल्यास, त्या इसमाला वारस किंवा अन्य रीतीने त्या 
मिळकतीचा मालकी हक्क वर्ग झाला किंवा रीतीने त्याचे नावावर झाला, त्याने मृत्यूचे तारखेपासून एक वर्षाचे आत मृत्यूबद्दल जरुरीचे 
पुराव्यासह सरपंच किंवा अधिकृत इसमास नोटीस दिली पाहिजे . 

( ३ ) पोट नियम ( १ ) किंवा ( २ ) याखाली नोटीस मिळाल्यानंतर पंचायतीस वाटल्यास त्या बाबतीत स्थानिक चौकशी करुन आणि 
नियम ११ ते १३ यात दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे हरकती मागवून आणि त्यांचा विचार करुन पंचायतीचे बैठकीत ठराव पास करुन जरुर ती 
सुधारणा आकारणी यादीत करुन ती प्रमाणित केली पाहिजे . 

( ४) पोट नियम ( ३) यात नमूद केल्याप्रमाणे अशी नोटीस मिळाल्यापासून दोन महिन्याचे आत पंचायत जर आकारणी यादीत सुधारणा 
करण्यात चुकली असेल, तर आकारणी यादी योग्य त्या रीतीने सुधारली गेली असे समजण्यात येईल . 


भाग चार - ब -८ अ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


१७. आकारणीच्या यादीची दर चार वर्षांनी फेरआकारणी करणे.- (१) कर आकारणी समितीने दर चार वर्षांनी संपूर्ण 
फेरआकारणी करावी. सदर फेरआकारणी करतेवेळी रेडी रेकनरमध्ये त्या त्यावेळी अस्तित्वात असलेले वार्षिक मूल्य दर आणि बांधकामांचे 
दर विचारात घेऊन सुधारित भांडवली मूल्य निश्चित करुन त्यानुसार कर आकारणी करण्यात येईल : 

परंतु , पंचायतीस स्वतः होऊन किंवा, कोणत्याही इसमाने तिच्याकडे त्याबाबतीत अर्ज केल्यानंतर नियम १३ अन्वये प्रमाणित 
करण्यात आलेल्या यादीत दरवर्षीफेरबदल केले पाहिजेत आणि नियम ९ ते १६ चे उपबंध, ते ज्याप्रमाणे त्या उपबंधाअन्वये तयार केलेल्या 
आकारणीच्या यादीस लागू होतात त्याप्रमाणेच ते अशा फेरबदलाच्या संबंधातही लागू होतील , 

( २ ) आकारणीची अशी यादी, कर आकारणी समितीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवाच्या सहीने, ज्या वर्षाशी अशा फेरबदलाचा संबंध 
असेल त्या वर्षाच्या ३१ जुलैच्या नंतर नसेल अशा मुदतीच्या आत प्रमाणित करण्यात आली पाहिजे. 

१८. कर प्रथमतः कोणाकडून वसूल करता येईल.- ज्या इमारतीवर किंवा जमिनीवर कर आकारण्यात आला असेल त्या 
इमारतीचा किंवा जमिनीचा भोगवटा करणारा इसम हा अशा इमारतीचा किंवा जमिनीचा मालक असेल , तर अशा इमारतीचाकिंवा जमिनीचा 
प्रत्यक्ष भोगवटा करणाऱ्याकडून प्रथमतः कर वसूल करण्यात आला पाहिजे . 


~ 


त्या 


जर अशी जमिन किंवा इमारत स्वतः मालकाच्या कब्जात नसेल, तर असा कर पुढील इसमांकडून प्रथमतः वसूल करण्याजोगा 
असेल 

( अ) जर ती मालमत्ता भाडयाने दिली असेल तर, पट्टयाने देणाराकडून 
( ब) जर ती मालमत्ता पोट भाडयाने दिली असेल तर, वरिष्ठ पट्टयाने देणाराकडून 
( क ) जर ती मालमत्ता भाडयाने दिली नसेल तर, तिच्याबाबतचा हक्क ज्याच्याकडे निहित असेल त्या इसमाकडून 

( ड ) जर जमिनीचा किंवा इमारतीचा मालक गाव सोडून गेला असेल किंवा अन्यथा इतर रीतीने तो सापडणे शक्य नसेल तर , 
ज्या इसमाकडे अशी जमिन किंवा इमारत हस्तांतरीत करण्यात आली असेल त्या इसमाकडून 

कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या इसमाकडून अशा कराबाबत येणे असलेली कोणतीही रक्कम वसूल करण्यात कसूर 
झाल्यास, ज्या इमारतीच्या बाबतीत असा कर येणे असेल त्या इमारतीच्या कोणत्याही भागाचा भोगवटा करणाऱ्या इसमाकडून , प्रमाणित 
केलेल्या यादीत संपूर्ण इमारतीवर आकारलेल्या कराच्या रकमेशी योग्य प्रमाण म्हणून कर आकारणी समिती ठरवील अशा प्रमाणात , 
कराच्या रकमेचा भाग वसूल करण्यात आला पाहिजे. 

१९. जागा रिकामी राहिल्याच्या बाबतीत कराची सूट देणे किंवा कर परत करणे. - ज्या इमारतीवर वर्षाने द्यावयाच्या कराचा 
दर आकारण्यात आला असेल अशी एखादी इमारत एखाद्या वर्षी सतत तीन महिने किंवा त्याहून अधिक मुदतीपर्यंत रिकामी राहिल्यास अशा 
इमारतीवर या भागात जोडलेल्या अनुसूचित इमारतीच्या कराच्या दरासाठी निर्दिष्ट केलेल्या किमान दराने कर आकारणी करण्यात येईल , 

आणि पंचायतीने अशा मुदतीसाठी आकारण्यात आलेला कर व किमान दराने आकारणीनुसार येणा- या करातील फरकाच्या रकमेची सूट 
दिली पाहिजे . 
परंतु ती इमारत रिकामी असल्याबद्दल सरपंचाला लेखी नोटिस दिल्याशिवाय अशी 

सूट 

दिली जाणार नाही किंवा पैसे परत केले 
जाणार नाहीतः 

तसेच, ज्या तारखेस सरपंचास अशी नोटिस देण्यात आली असेल त्या तारखेच्या पूर्वीच्या कोणत्याही मुदतीसाठी अशी सूट देण्यात 
येणार नाही किंवा पैसे परत करण्यात येणार नाहीत . 

२०. कराची वसुली.-(१ ) कर, सरपंचाने किंवा ग्रामसेवकाने किंवा या बाबतीत पंचायतीने योग्यरित्या अधिकृत केलेल्या इतर 
कोणत्याही इसमाने वसूल केला पाहिजे . अशा दिलेल्या प्रत्येक रकमेबद्दल ती रक्कम घेणाऱ्या इसमाने पावती दिली पाहिजे. 

( २) कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात संपूर्ण कर भरणा करणाऱ्या करदात्यांना एकूण कर 
आकारणीच्या ५ % इतक्या प्रमाणात सवलत देण्यात येईल . 

( ३) कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक वर्षात संपूर्ण कराचा भरणा न केल्यास थकित कराच्या रकमेवर दरवर्षी ५ % या 
प्रमाणात दंड आकारण्यात येईल ”. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 

ते बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 
३. मुख्य नियमाच्या भाग २ मध्ये जोडलेल्या अनुसूची ऐवजी खालील अनुसूची समाविष्ट करण्यात येईल : 

“ अनुसूची अ 

(नियम ७ पाहा) 
१. इमारतीचा वापर आणि त्याचे भारांक : 


अ.क्र . 


भारांक 


इमारतीचा वापर 

( २ ) 


१ 


निवासी 


१.०० 


२ 


औद्योगिक 


१.२० 


वाणिज्यिक 


my 


१.२५ 


२ . 


इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर : 

इमारतीचे वयोमान 


घसारा दर 


( वर्षामध्ये) 


चूना किंवा सिमेंटचे 


झोपडी किंवा मातीचे घर , 
दगड- विटांचे मातीचे घर 


पक्के घर , 


दगड -विटांचे चूना 

नवीन आरसीसी 
पद्धतीचे घर 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


० ते २ 


१.०० 


१.०० 


०.९ ५ 


०.९ ५ 


०.८५ 


०.८० 


०.७५ 


०.८० 


२ पेक्षा जास्त व ५ वर्षापर्यंत 
५ पेक्षा जास्त व १० वर्षापर्यंत 
१० पेक्षा जास्त व २० वर्षापर्यंत 
२० पेक्षा जास्त व ३० वर्षापर्यंत 
३० पेक्षा जास्त व ४० वर्षापर्यंत 
४० पेक्षा जास्त व ५० वर्षापर्यंत 
५० पेक्षा जास्त व ६० वर्षापर्यंत 


०.६० 


०.७० 


०.४५ 


०.६० 


०.३० 


०.५० 


०.२० 


०.४० 


६० पेक्षा जास्त 


०.१५ 


०.३० 


३ 


इमारतीवरील कराचा दर : 
अ.क्र . इमारतीचा प्रकार इमारतीच्या भांडवली मुल्यावर 

आधारीत किमान दर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ झोपडी किंवा प्रति रु . १,००० च्या भांडवली 
मातीचे घर 

मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


इमारतीच्या भांडवली 

मुल्यावर 
आधारीत कमाल दर 

( ४ ) 


प्रति . रु . १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


३० पैसे 


७५ पैसे. 


२ 


दगड विटांचे 


मातीचे घर 


प्रति रु . १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर 

किंवा त्याच्या भागावर 


प्रति . रु . १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


६० पैसे 


१२० पैसे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३ 


दगड विटांचे 


चुना प्रति रु. १,००० च्या भांडवली 
किंवा मातीचे घर मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


प्रति . रु . १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


७५ पैसे 


१५० पैसे . 


४ 


आरसीसी 


प्रति रु . १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


प्रति . रु. १,००० च्या भांडवली 
मुल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


पद्धतीचे घर 


१२० पैसे 


२०० पैसे . 


४ . 


कमाल दर 


3 


जमिनीवरील कराचा दर : 
जमिनीच्या भांडवली 

मुल्यावर 

आधारित जमिनीच्या भांडली मुल्यावर आधारित 
किमान दर 
( १ ) 

( २ ) 
प्रति रु . १००० च्या भांडवली मुल्यावर किंवा प्रति रु. १,००० च्या भांडवली मूल्यावर किंवा 
त्याच्या भागावर १५० पैसे . 

त्याच्या भागावर ५०० पैसे . 
स्पष्टीकरण : 
१ . कर आकारणी समितीने दर चार वर्षांनी संपूर्ण फेरआकारणी करावी. सदर फेरआकारणी करतेवेळी रेडी रेकनरमध्ये त्या 

त्या वेळी अस्तित्वात असलेले वार्षिक मूल्य दर आणि बांधकामांचे दर विचारात घेऊन सुधारित भांडवली मूल्य 

निश्चित करुन त्यानुसार कर आकारणी करावी. 
२ . एखाद्या विवक्षित गावाकरीता रेडी रेकनर मध्ये वार्षिक मुल्य दर दर्शविलेले नसतील , तर त्यावेळी सदर बाब संबंधित 

पंचायतीने कर आकारणी समितीच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि कर आकारणी समितीने नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या 
कार्यालयाशी सल्लामसलत करुन अशा गावांकरीता वार्षिक मुल्य दर निश्चित करेल . 
वरील स्पष्टीकरण ( १) मध्ये काहीही असले तरी या अधिसूचनेन्वये मालमत्ता करामध्ये होणारी सुधारणा 

किंवा 
यथास्थिती दर ४ वर्षांनी फेरआकारणी करताना, मालमत्ता करामध्ये वाढ झाल्यास , सुधारित मालमत्ता कर हा लगत 
वर्षाच्या आकारणीच्या ३० % पेक्षा जास्त आकारता येणार नाही. 
वाढीव बांधकाम क्षेत्राची तसेच मालमत्ता किंवा इमारती पाडल्यामुळे कमी झालेल्या क्षेत्रफळाची इमारतीच्या प्रकारानुसार 

कर आकारणी करताना जुन्या व नविन इमारतींचा स्वतंत्रपणेविचार करावा. 
५. बहुमजली इमारतींच्या बाबतीत प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल. 

छोटया व्यवसायासाठी ( उदा.किराणा दुकान, केशकर्तनालय , भाजीपाला विक्री, चहाचेस्टॉल इत्यादी करीता उभारण्यात 
येणाऱ्या लोखंडी किंवा लाकडी स्टॉल्स ( टपऱ्या ) यांचा समावेश दगड / विटांचे चुना किंवा सिमेंटचे घर या प्रकारामध्ये 
करण्यात येईल . 
पत्रा किंवा लोखंडी अँगल्सचा वापर करुन लहान / मोठ्या कारखान्यांसाठी /व्यवसायासाठी बांधण्यात येणाऱ्या शेड्सचा 
समावेश आर.सी.सी. पद्धतीच्या इमारत प्रकारामध्ये करण्यात येईल . 
जनावरांचे गोठे , कुक्कुटपालन व कुक्कुटपालनाशी निगडीत इमारती यांना इमारतीच्या प्रकारांनुसार निवासी वापराप्रमाणे 
कर आकारणी करण्यात येईल. 

मोकळ्या प्लॉटला जमिनीवरील कराच्या दराप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी. 
१०. गावातील 

जुन्या 

वाड्यांच्या बाबतीत फक्त बांधकाम केलेल्या क्षेत्रावरच ( वर छत असलेल्या ) कराची आकारणी केली 
जाईल . वाड्यातील मोकळ्या ( वर छत नसलेल्या ) जागेवर बखळ जागेच्या किमान दराने कर आकारणी करण्यात 

येईल . 
११. गावातील सन १९ ७० पूर्वी बांधलेल्या इमारतींवर कराची आकारणी करताना किमान दराने कराची आकारणी करणे 

सक्तीचे राहील . 


४ . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


५३ 


५. मनोऱ्यावरील कराचा दर 


अ.क्र 


मनोऱ्यांचे भाग 


ग्रामपंचायतीचा प्रकार 


किमान दर 


कमाल दर 


( रुपये ) 


( रुपये ) 
( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ . 


ग्रामपंचायतीचा कोणताही प्रकार 


३ ( तीन रुपये) 


८ ( आठ रुपये ) 


मनोऱ्याचे तळघर 
( प्रती चौरस फूट ) 
खुली जागा 
( प्रती १०० चौरस फूट ) 


२ . 


०.२० ( वीस पैसे ) 


०.४० ( चाळीस पैसे) 


( अ ) सर्वसाधारण किंवा डोंगराळ 

आदिवासी क्षेत्र असलेल्या 

ग्रामपंचायती. 
( ब ) महानगरपालिकाकिंवा 

नगरपालिका यांच्या लगतच्या 
सर्व ग्रामपंचायती . 


०.४० ( चाळीस पैसे ) 


०.८० (ऐंशी पैसे ) 


- 


स्पष्टीकरण .. अनुक्रमांक १ मध्ये 

नमूद केलेल्या पवनचक्की मनोऱ्यावर कर बसविण्याच्या प्रयोजनाकरिता एका पवनचक्की 
मनोऱ्याकरिता कराची कमाल रक्कम ही रुपये १५,००० प्रति मॅगावॅटपेक्षा अधिक असणार नाही. 

कर बसविण्याकरिता अटी व शर्ती : 


( एक ) पवनचक्कीकरिता आणि इतर प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कर बसविण्यात 
येईल . 

( दोन ) पवनचक्कीचे मनोरे आणि इतर मनोरे बंद असतील किंवा वापरात नसतील तरी कर बसविण्यात येईल . 

( तीन ) मनोऱ्याच्या तळघराचे क्षेत्र मोजताना केवळ मनोऱ्याची लांबी आणि रुंदी विचारात घेण्यात येईल आणि मनोऱ्याची 
उंची विचारात घेण्यात येणार नाही. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzaban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

dated the 21st November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT , 1958 . 


No. VPM -2015 /C.R . 140 /PR . 4 (22).— Whereas by Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. VPM - 2015 /CR - 140 /PR . 4 ( 22 ), dated the 20th July 2015 , 
the Government ofMaharashtra had published the draft of rules further to amend the Maharashtra 
Village Panchayat Taxes and Fees Rules , 1960 , which the Government of Maharashtra proposes 
to make in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) of sub -section ( 2 ) of section 176 of the 
Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), as required by sub- section (4 ) of section 176 of 
the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice had been 
given that the said draft would be taken into consideration by the Government of Maharashtra on 
or after the 5th day of August 2015 ; 

And whereas the Government ofMaharashtra has received the objections and suggestion to the said draft 
rules ; 


And whereas the Government of Maharashtra has considered such objections and suggestion received 
thereon , and revised the said draft rules ; 


Now , the following draft of revised rules further to amend the Maharashtra Village Panchayat Taxes and 
Fees Rules, 1960 , which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred 
by clause (xxvi) of sub - section (2 ) of section 176 oftheMaharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959), and of all 
other powers enabling it in this behalf, is hereby published as required by sub -section (4 ) of section 176 of the 
said Act , for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 7th day of December , 
2015 . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Chief Executive Officer, Zilla Parishad in 
concerned District, from any person with respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by 
the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rulesmay be called the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees (Amendment) Rules, 


2015 . 


2. For rules 6 to 20 of the PART II of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules, 1960 
(hereinafter referred to as “ the principle Rules ”), the following rules shall be substituted , namely: 

“ 6. Definitions. In this part unless there be anything repugnant in the subject or context, 

(a ) " annual value rate" means annual value rate of building or land as indicated in the Ready 
Reckoner ; 

(b ) “ area of building ” means a structure constructed with any materials whatsoever for any 
purpose whether used for human habitation or not and includes , 

(i) foundation , plinth , walls , floors , roofs, chimneys, plumbing and building 
services , fixed platforms, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


५५ 


(ii) varandas , balconies, cornices , projections, 


( iii ) part of a building or anything affixed thereto , 

( iv ) any wall enclosing or intended to enclose any land or space , signs and 
outdoor display structures , 


( u ) tanks constructed for storage , 


(vi) basement area of towers required for windmills , towers for communication 
and towers used for other purposes and open spaces required for its functioning ; 

( c) " capital value” means capital value fixed according to annual value rate and construction rate 
as per type of construction , as indicated in the Ready Reckoner and area of building as well as 
depreciation rate as per age of building mentioned in entry 2 , and weightages ofbuilding as per its 
usages mentioned in entry 1 , of the Schedule A ; 


(d ) “ occupier” includes a person in actual possession of a building or land whether as owner , 


agent or tenant; 


(e ) “ owner” includes the person who receives or is entitled to receive rent of the building or land , 
if such building or land is let; 


(f) " rate of construction " means the rate of construction as specified in the Ready Reckoner ; 


(g ) “ rate of depreciation ” means corresponding rate of depreciation rates shown in column (2 ) 
and (3 ) in relation to the age of building shown against column ( 1) of entry 2 of the Schedule A ; 


(h ) “ Ready Reckoner" means the Stamp Duty Ready Reckoner, mentioned in the Maharashtra 
Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules, 1965 , issued under the provision of 
the Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958 ) by the Department of Registration and Stamps of the 
Government of Maharashtra , for the time being in the force and as amended , from time to time; 


(i) “ Schedule A ” means the Schedule A appended to the PART II of the rules; 


(1) " Tribal and hilly area " means the area of the villages included in tribal sub - plan of the Tribal 
Development Department of the Government and villages included in hilly development programme 
of the Planning Department of the Government and also includes any other area of the village as 
declared by the Government , from time to time; 


(k ) “ usage ofbuilding and its weightages” means usage of building specified in column (2 ) and its 
weightages specified in column ( 3 ) of entry 1 of the Schedule A. 


7. Rate of tax on buildings and lands.— ( 1) Every panchayatwhich decides to levy a tax on buildings 
and lands shall, subject to the provisions of sub -rule (4 ), and after following the procedure prescribed in 
rules 3 and 4 , levy a tax at such rate , based on the capital value of the building or land, not be lower than 
the minimum rate and higher than the maximum rate as specified in the Schedule A , as derived from the 


following mathematical formula , - 


(a ) if separate annual value rate of building is not specified in Ready Reckoner for any rural area , 
then , shall consider the annual value rate of land , rate of construction as per type of construction of 
building specified in the Ready Reckoner ,weightages ofbuilding as per its usage given in entry 1, and 


भाग चार - ब - ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


rate of depreciation shown in entry 2 , of the Schedule A , the capital value of building shall be as 
derived from themathematical formula given below , 


Mathematical formula of capital value for not specified building 


capital value of building 


{( area of building X annual value rate of land) + (area of building 
X rate of construction as per type of construction of building 
in the Ready Reckoner X rate of depreciation )} X weightages 
ofbuilding as per 

its 

usages ; 


(6 ) if separate annual value rate ofbuilding for the rural areas are specified , for such rural areas , 
considering the annual value rate of building, usage of building and its weightages shown in entry 1 
of the Schedule A , rate of depreciation shown in entry 2 of the Schedule A , the capital value of 
building shall be as derived from themathematical formula given below , 


Mathematical formula of capital value for specified building 


capital value ofbuilding = 


area of building X annual value rate of building X rate of 
depreciation X weightages of building as per its usages ; 


(c ) considering annual value rate of land , the capital value of land shall be as derived 
from the mathematical formula given below , 


Mathematical formula of capital value for land 


capital value of land = 


area of land X annual value rate of land . 


(2 ) Notwithstanding anything contained in the “ ImportantGuidelines of Stamp Duty Valuation " , as 
specified in the Ready Reckoner, the provisions made in these rules shall prevail over the provision of any 
other law made by the State Legislature or any law which the State Legislature is competent to make or 
amend, in so far as such law is inconsistent with the said provisions or rules, and such law to the extent of 
such inconsistency shall cease to apply or shall not apply to any such matter . 


(3 ) Every panchayat which decides to levy a tax on towers required for windmills, towers for 
communication and towers used for other purposes and open spaces required for its functioning shall 
subject to the provisions of sub -rule (4 ) and after following the procedure prescribed in rules 3 and 4 , levy 
the tax at such rate based on the total area (on the basis of per square feet) of the lands and building as 
specified in entry 5 of the Schedule A , as may be decided by the concerned Gram Panchayat: 


Provided that, the rate of tax levied by the concerned Gram Panchayat, shall not be lower than the 
minimum rate and higher than the maximum rate as specified in columns (4 ) and (5 ) of entry 5 of the 


Schedule A ; 


The following lands and buildings shall be exempted from levy of tax under sub -rule ( 1), namely : 

(a ) lands and buildings belonging to a local authority and used or intended to be 
used solely for a public purpose and not used or intended to be used for the purposes of 
profit ; 

(6 ) lands and buildings belonging to Government whether used or not or intended 
to be used for the purposes of profit ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ /पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


५७ 


(c ) lands and buildings used solely for religious , educational or charitable purpose ; 

Explanations. — 1. The portion of the lands and buildings used for religious 
worship purpose shall be exempted and remaining portion of such lands and buildings 
used for residential, official, commercial, etc., shall be taxable . 

2. The portion used for the class room , library , laboratory , office , playground , 
auditorium , i.e. educational purpose shall be exempted , and remaining portion of 
the lands and building used for hostel, staff quarters, canteen , commercial usage , 
etc. shall be taxable . 

3. All the charitable institutions those are exempted under Income Tax Act , 
1961 ( Act No. 43 of 1961), shall be exempted and other charitable institutions shall 
be taxable . 


(d ) lands and buildings belonging to a member of the personnel of the United States 
Technical Co -operation Mission not used or intended to be used for purposes or profit . 

( e) land belongs from the Hilly and Tribal area shall be exempted , but if the land of 
the such area used for industrial, tourism or commercial purposes then such land shall 
be taxable : 

Provided that, nothing in this rule shall be deemed to exempt from tax any lands and buildings 
in respect of which a railway administration is liable to pay tax or a sum in lieu thereofby virtue of a 
notification under section 135 ofthe Indian Railways Act , 1890 (Act No. 9 of 1890 ) or section 3 ofthe 
Railways ( Local Authorities Taxation ) Act, 1941(Act No. 25 of 1941). 

8. Tax effective from what date . — The tax shall be leviable for the year beginning on 1st April and 
ending on 31st March and shall not come into force except on the following dates , viz ., 1st April, 1st July , 
1st October or 1st January , in any year and if it comes into force on any day other than the 1st April it shall 
be leviable by the quarter till the 1st April next following. 

9. Preparation of assessment list .- ( 1) Tax Assessment Committee shall prepare an 
assessment list showing - 

(a ) the serial number of each building or land ; 
(b ) the type of each building that is to say , whether it is, 

(i) a hut or mud house ( grass house and sheet or manglori tiles houses will be 
included in this type), 

( ii ) a stone or brick house built in clay , 

( iii) a pucca house built in stones, bricks and lime or cement; (load bearing 
structure or RCC slab , brick wall, inside-outside plaster , cement flooring type pucca 
houses will be included in this type ), 

(iv ) R.C.C. type house (building with RCC frame structure, RCC slab , walls 
built in brick / concrete block , mortar, inside -outside plaster, tile flooring , use of 
Marble or Granite ) ; 


(c ) the nameof the known owner and the occupier; 
(d ) the area of each building or land ; 
(e ) the age of each building and construction year 
(f) the usage of each building that is to say , whether it is , 

( i) residential, 
(ii ) commercial, 
( iii ) industrial; 


(g ) the amount of tax assessed on the basis of capital value of each building or land . 


TT -0-90 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


(2 ) For the purpose of preparing such assessment list, the Tax Assessment Committee member or 
any person acting under this committee or any person acting as per the directives of this committee, as the 
case may be ,may inspect any building or land in the village . 


( 3) The Tax Assessment Committee shall be formed for the tax assessment on the basis of capital 
value . The Tax Assessment Committee shall consist of the following members : 


(i) 


Sarpanch 


Chairman ; 


( ii ) 


Deputy Sarpanch 


Member ; 


Section or Junior Engineer , Zilla Parishad (Works) 


Member ; 


( iv ) 


Extension Officer (Village Panchayat) 


Member; 


( v ) 


Member -Secretary . 


Village Development Officer or Gram sevak 
( secretary of the panchayat) 


The Tax Assessment Committee, considering the Government guidelines, type of building , rate of 
depreciation , usage ofbuilding and its weightages, area of building or land , rate of tax and capital value of 
the building or land shall finalise the Assessment list . 

(4 ) There shall be a Monitoring Committee to monitor the working of the Tax AssessmentCommittee 
and to aid and resolve the issues raised in the Tax assessment. The Monitoring Committee shall consist of 
the following members , namely ; 


(i) 


Block Development Officer 


Chairman ; 


( ii ) 


Deputy Engineer (Works ), Zilla Parishad 


Member ; 


(ii ) 


Assistant Block Development Officer 


Member - Secretary . 


10. Person primarily liable for tax how to be designed if his name cannot be ascertained.- Where the 
name of the person primarily liable for the payment of the tax cannot be ascertained , it shall be sufficient 
to designate him in the assessment list and in any notice which it may be necessary to serve upon the said 
person as “ the holder” of such premises without further description . 

11. Publication of notice of time fixed for lodging objections - When the assessment list 
is completed , the Member -Secretary of the Tax Assessment Committee , shall cause a notice 
to be given and also given it wide publicity in the village stating that the list is open for 
inspection at the office of the panchayat and that objections will be considered and decided , 
on a day or before thirty days of the date of notice : 

Provided that, if any person has previously informed the panchayat in writing that as he is not 
ordinarily residing in the village, or anything, then to be communicated him at the address specified in this 
behalfby that person . In such circumstances a copy of such notice shall be sent to such person by the post . 


12. Inspection of assessment list.- Every person whose name is included in the list as the owner or 
occupier of any property , every person claiming to be the owner or occupier of any property , every person 
in the possession of any property , included in the list, and any agent of such person may inspect the list and 
take extract therefrom without payment of any charge thereof. 


13. Consideration of objections to assessment list and authentication of list.— ( 1) All objections to the 
assessment shall be considered and decided by the Tax Assessment Committee , on the date specified in the 
notice published under rule 11 or on any later date and the decision of the Tax Assessment Committee , 
shall be communicated to the person objecting to the assessment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ /पौष २१-२७, शके १९ ३ ९ 


(2 ) The panchayat shall cause the necessary amendments in the assessment list to be duly made and 
authenticated in accordance with the order of the Panchayat Samiti or the Standing Committee, in the 
case of an appeal, or as per the decision of the Tax Assessment Committee, as the case may be, to be made 
in the assessment list which and in other cases on the authentication by the signature of Chairman or 
Member - Secretary of the Tax Assessment Committee , as the case may be , not later than the 31st day of 
July of the year in which the assessment list is prepared . 


14. Entries in the authenticated list conclusive evidence.- The entries in the list authenticated under 


the last preceding rule shall be conclusive evidence of the amount of the tax leviable under these rules. 


15. Amendment of assessment list.- ( 1) The Tax Assessment Committee may at any time alter the 
assessment list by inserting or altering any entry in respect of any property , such entry having been 
omitted from or erroneously made in the assessment list, through accident or mistake or in respect of any 
building constructed , altered , added to or re - constructed in whole or in part, where such construction , 
alteration , addition or re -construction has been completed after preparation of the assessment list , after 
giving notice to any person likely to be adversely affected by the alternation of the list of a date not earlier 
than one month after the date of service of such notice , before which any objection to the alternation 
should be made . 


( 2 ) An objection made under sub -rule ( 1) by any person likely to be adversely affected by any such 
alteration before the time fixed in such notice shall be dealt with in all respects as if it were an objection 


under rule 11 . 


(3 ) Any entry or alteration made under this rule shall have the same effect as if it had been made in 
the case of a building constructed , altered , added to or reconstructed on the day on which such construction , 
alteration , addition or re - construction was completed or on the date on which the new construction , alteration , 
addition or re - construction was first occupied whichever first occurs , or in other cases, on the earliest day 
in the current financial year in which the circumstance justifying the entry or alteration existed ; and the 
tax or the enhanced tax, as the case may be , shall be levied in such year in the proportion which the 
remainder of the year after such day bears to the whole year. 


16. Notice to be given to Sarpanch of demolition or removal, etc. ofbuilding.— ( 1) Where any building 
or any portion of a building which is liable to the payment of a tax is demolished or removed , or is burnt or 
falls down, the person primarily liable for the payment of the said tax shall give notice thereof in writing to 
the Sarpanch . 


( 2 ) Until such notice is given the person aforesaid shall continue to be liable to pay such tax as he 
would have been liable to pay in respect of such building if the same, or any portion thereof, had not been 
demolished , removed , burnt or as the case may be, fallen down . 


16 - A . Notice of transfer of title to property to be given to panchayat and assessment list to be amended . 
( 1) Whenever the title to any property liable to the payment of the tax is transferred or assigned , the 
person transferring or assigning the same or the person to whom the same is transferred or assigned , shall 
respectively , give notice of such transfer or assignment to the Sarpanch or any person authorized by the 
Panchayat in this behalf , within one year from the date of final transaction . 
( 2) In the event of the death of person who is an assessee in respect of any such property , the 

person 
to whom such title is transferred or assigned as heir or otherwise, shall give notice to the Sarpanch or the 

authorised person , within one year from such death on production of necessary evidence of death . 
भाग चार - ब -१० अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १९ ३९ 


( 3 ) On receipt of any notice under sub -rule ( 1) or (2 ), the Panchayat may, after verification by local 
inquiry and following the procedure prescribed in rules 11 to 13 for calling and consideration of the objections, 
by a resolution passed at its meeting cause the necessary amendments in the assessment list to be duly 
made and authenticated . 


(4 ) If the panchayat fails to cause the necessary amendments to the assessment list under sub -rule 
(3 ), within the period of two months from the date of receipt of such notice , the assessment list shall be 
deemed to have been duly amended . 


17. Assessment list to be revised every four years.- ( 1) The Tax Assessment Committee shall completely 
revise the assessment once in every four years. The Tax Assessment Committee shall consider the annual 
value rates and rate of construction , as per the Ready Reckoner , for the timebeing is in force , for fixing the 
revised capital value and accordingly tax assessment shall be made : 

Provided that the panchayat may , suo motu or on an application made to it by any person in that 
behalf , make such alteration , every year, in the assessment list authenticated under rule 13, and the 
provisions of rules 9 to 16 shall apply in relation to such alterations as they apply in relation to an assessment 
list prepared under those provisions. 

(2 ) The assessment list which shall be authenticated by the signature of Chairman or Member Secretary , 
Tax Assessment Committee , as the case may be , not later than the 31st day of July of the year to which 
such alterations relate . 


18. Tax from whom primarily leviable. — The tax shallbe leviable primarily from the actual occupier 
of the building or land upon which it is assessed , if such occupier is the owner of such building or land. 
If the land or building is not occupied by the owner himself , the tax shall be primarily leviable from , 

(a ) the lessor , if the property is let ; 
(b ) the superior or lessor , if the property is sub -let ; 
( c) the person in whom the right to let the same vests, if it is unlet ; 

( d ) the person to whom the land or building has been transferred if the owner of 
the land or buildings has left the village or cannot otherwise be found . 

On failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily 
liable , such portion of the sum may be recovered from the occupier of any part of the building 
in respect of which such tax is due , in such ratio which the Tax Assessment Committee decides 
to be an equitable ratio to the amount of tax assessed on the whole building in the authenticated 


list . 


19. Remission or refund of tax in case of vacancies. — Where any building which is 
assessed to a rate payable in the year has remained vacant and unproductive of rent for 
continuous period of three months or more during a year, taxation on such building shall be 
at the minimum rate specified in the Schedule annexed to this part. Panchayat shall remit 
the difference of the amount of tax assessed as per prevailing rate and tax assessed at the 
minimum rate specified in the Schedule annexed to this part: 

Provided that, no such remission or refund shall be granted unless notice in writing of 
the fact of the building or land being vacant and unproductive of rent has been given to the 
panchayat: 

Provided further , that no remission or refund shall be granted for any period previous 
to the date on which such notice is given to the Sarpanch . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


६१ 


20. Recovery of tax.— ( 1) The tax shall be recovered by the Sarpanch or Gram Sevak or 
by any other person duly authorized by the panchayat in this behalf . A receipt for every such 
payment shall be given by the person receiving it. 

(2 ) If the tax payer pays all tax as per assessment in first six month of the financial year, 
the tax payer shall be entitled to get five per cent. exemption on tax payment. 

( 3 ) If the tax payer does not pay tax as per assessment in the current financial year , the 
tax payer shall be liable to pay penalty of five per cent. per annum on the outstanding amount 
of tax .” . 


3. For the existing Schedule appended to PART II of the principal Rules, the following Schedule 
shall be substituted , namely : 


“ SCHEDULE A 


( See rule 7 ) 


1. Usage of Building and its weights 


Sr. No. 


Usage of Building 


Weights 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Residential 


1.00 


2 


Industrial 


1.20 


3 


Commercial 


1.25 


2. Age of Building and its depreciation rate 


Age of Building 


Rate of depreciation 


(in year) 


Hut or mud House, 


Pucca house built 


Stone or Brick 


in stones , bricks and 


House Built in clay 


lime or cement, 


RCC type built house . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


0-2 


1.00 


1.00 


above 2 -upto 5 


0.95 


0.95 


above 5- upto 10 


0.85 


0.90 


above 10 - upto 20 


0.75 


0.80 


above 20 -upto 30 


0.60 


0.70 


above 30 - upto 40 


0.45 


0.60 


above 40 -upto 50 


0.30 


0.50 


above 50 - upto 60 


0.20 


0.40 


above 60 


0.15 


0.30 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३९ 


3. Rate of tax on Buildings . 


Sr. No. 


Type of 
Buildings 


Minimum Rate based 
on capital value of 
the building 

( 3 ) 


Maximum Rate based 
on capital value of 
the building 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Hut or mud 


House 


30 paise per Rs 1000 of 
capital value or 
fraction there of 


75 paise per Rs 1000 of 
capital value or fraction 
there of 


2 


Stone or Brick 
House Built 


60 paise per Rs 1000 of 
capital value or 
fraction there of 


120 paise per Rs 1000 of 
capital value or fraction 
there of 


in clay 


3 


Stone, bricks 
house built in 


75 paise per Rs 1000 of 
capital value or 
fraction there of 


150 paise per Rs 1000 of 
capital value or fraction 
there of 


lime or cement 


4 


House built in 


RCC 


120 paise per Rs 1000 of 
capital value or 
fraction there of 


200 paise per Rs 1000 of 
capital value or fraction 
there of 


4 . 


Rate of tax on lands . 


Minimum Rate based on capital 
value of the land 

( 1 ) 


Maximum Rate based on capital 
value of the land 

( 2 ) 


150 paise per Rs 1000 of capital 

value or fraction there of 


500 paise per Rs 1000 of capital 

value or fraction there of 


Explanations - 
( i) Tax Assessment Committee shall completely revise the assessment once in every 

four years, in accordance with revised capital value considering the annual value 
rates and rate of construction fixed in the Ready Reckoner for the time being in 

force , and assess the tax . 
(ii) If the annual value rate of any particular village has not been shown in the Ready 

Reckoner, then the concerning Gram Panchayat of such village shall inform to the 
Tax Assessment Committee , and the Tax Assessment Committee shall fix such rate 

in consultation with the office of the Department of Registration and Stamp Duty . 
( iii ) Notwithstanding contented anything in above Explanation (i), any revision as per 

this notification or any revision of assessment once in four year , as the case may be , 
which may lead to increase in tax assessment, shall not be more than the thirty per 

cent. of the earlier year assessment. 
( iv ) The Tax Assessment Committee shall , while conducting the revision of any area of 

land or building, then to assess it according to the type of construction , such as old 

construction , additional new construction or any demolished part of the construction , 
( ) For the multistoried building the area of each floor shall be considered separately . 
(vi) Stalls made with iron sheet or wood for small business i.e. Provisional shops , hair 

cutting saloon , vegetable stall , tea stall, etc. shall be included in Stone, bricks house 
built in lime or cement type building . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११-१७, २०१८ / पौष २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


६३ 


(vii ) Construction made for small and big factories with the help of iron poles, angles 

and sheets ( iron and asbestos ) shall be included in the house built in RCC type 

building 
( viii) Tax assessment of cattle sheds and similar buildings shall be charged according to 

type of buildings as per residential usage . 
( ix ) Open plot shall be charged with rate of land. 
( x ) In case of old big houses (Wada) in the village only constructed area (with roof) will 

be considered for the taxation . Open space ( land without roof) shall be charged with 

minimum rate . 
( xi) Taxation on buildings in villages , which constructed before the year 1970 , shall be compulsorily 

assess at the minimum rate . 


5. Rate of Tax on Towers 


Sr. No. 


Part of Towers 


Types of Grampanchayat 


Minimum 
rate (Rs.) 

(4 ) 


Maximum 
rate ( Rs.) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Basement of Tower Any type of Grampanchayat. 

3 

8 
(per Sq. ft .) 
2 . 

Open space 
(per 100 Sq. ft.) (a ) General or Hilly Aadivasi 

0.20 

0.40 
Area Grampanchayats . 
(b ) All Grampanchayats abutting 0.40 

0.80 
Municipal Corporation or 

Municipalities . 
Explanation . — For the purposes of levy of tax on windmill tower mentioned in serial No.1, the maximum 
amount of tax for one Windmill tower shall not bemore than Rs . 15,000 /- per megawatt. 


Terms and conditions for levy of tax : 

(i) Tax shall be levied after completion of work of the towers used for windmills and 
other purposes . 

( ii) Tax shall be levied although the towers of the windmills and other towers are closed 
or not in use . 

(iii) For calculating the area of basement of the towers, the only length and width of tower shall be 
taken into consideration and not height of the tower.". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


